KHERI 
सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . २२ ] 


गुरुवार , दिनांक २ जून २०१६ : ज्येष्ठ १२ , शके १९३८ 


[ किंमत : १८ रुपये] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती , पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार -ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी २९ 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , २९ 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ५६८ 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 


५९२ 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी सदरील प्रकरणातील त्यांचे निकालात नमूद 
उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) नांदेड यांच्याकडून 

मुद्यावर फेर चौकशी करून निर्णय घेण्याचे आदेशित केलले असल्याने 
जाहीर प्रगटन 

प्रकरणात सुनावणी घेऊन अर्जदाराकडून आवश्यक कागदपत्राची पूर्तता 
संचिका क्र . २०१४/ अतियात /विरासत मंजुरी/सिआर- २ 

करून घेण्यात आली. प्रकरणातील झालेला विलंबा माफी बाबत प्रकरण 
याद्वारे सर्व जनतेस जाहीररित्या कळविण्यात येते की , दर्गाह खान मा . जिल्हाधिकारी नांदेड यांचे कार्यालयामार्फत मा . विभागीय आयुक्त 
नवाब नांदेड ता . जि . नांदेडचे मुतवली/ इनामदार श्री . सय्यद हफीजोद्दिन कार्यालय औरंगाबाद येथे सादर करण्यात आले . मा . उपायुक्त ( महसूल ) 
उर्फ स . अन्वरोद्दिन पि . सय्यद अमीनोद्दिन यांचा मृत्यू दि . २७ जानेवारी विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद यांनी त्यांच्या कार्यालयीन पत्र क्र . 
१९७९ रोजी झाला . मयत मुतवली/ इनामदाराची विरासत आपल्या नांवे जा . क्र .क्र .२०१५ / मशाका / भूसू / इनाम /सिआर- ११७/ कावि२८६ दि . २१ .०३. २०१६ 
मंजूर व्हावी म्हणून श्री . स . बाझीयोद्दिन पि . स . हाफीजोद्दिन उर्फ अन्वरोद्दिन अन्वये सदरील प्रकरणात अर्जदारास रूजू होणेस झालेला विलंब क्षमापित 
रा . मंढई नांदेड हा .मु . परभणी यांनी या न्यायालयात अर्ज दाखल केला केलेला आहे . उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) नांदेड यांनी उक्त कायद्या 
आहे . सदरील दर्गाच्या सेवेसाठी मोजे वाडी ( बु .) ता . नांदेड येथेखिदमती अंतर्गत कार्यवाही करून सर्व संबंधिताची सुनावणी घेऊन ३ महिन्यात 
( सेवा ) इनामी खेत जमीन सर्व्हे नं . ३४/ बी / क्षेत्रफळ ७ एकर २० गुंठे जमीन विरासत मंजुरी बाबत उचित निर्णय घेण्यास कळविले आहे . 
आहे. 

तर श्री . स . बाझीयोद्दिन पि . स . हफीजोद्दीन उर्फ अन्वरोद्दिन रा . 
सदरील प्रकरणातील यापूर्वीचे विरासत मंजुरीचे आदेश दि . मंढई नांदेड हा .मु . परभणी यांचे नांवाने विरासत मंजुरी बाबत कोणाचे 
७.८ . २००२ हा मा . महसूल न्यायाधिकरण औरंगाबाद कडील आदेश दि . कांही आक्षेप असल्यास त्यांनी या कार्यालयात सदरचे जाहीर प्रगटन 
३१.०१.२०१४ चे आदेशान्वये रद्द केला आहे व प्रकरणातील मा . अप्पर महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्धी झाल्यापासून ६ आठवड्याच्या आत 
जिल्हाधिकारी यांच्या दि . ६ .२.२००६ च्या आदेश कायम ठेवला आहे . मा . लेखी अर्जाद्वारे सादर करावे. मुदती नंतर आलेल्या आक्षेपाचा काहीही 
अप्पर जिल्हाधिकारी यांचे आदेश कायम ठेवला असल्याने मा . अप्पर विचार केला जाणार नाही . 

उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) 
नांदेड , १८ .०५. २०१६ 

नांदेड . 
५६८ 
औ . भाग १ - २२ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २ जून २०१६ : ज्येष्ठ १२ , शके १९३८ 


५६९ 


ज्या अर्थी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व 


जिल्हाउपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


विनियमन ) अधिनियम १९६३ चे कलम १८ मध्ये एखाद्या सदस्याच्या 
मृत्यूमुळे, त्याने राजीनामा दिल्यामुळे किंवा त्याला काढुन टाकल्यामुळे 
किंवा एखादा सदस्य काम करण्यास असमर्थ झाल्यामुळे किंवा अन्य 


Cich 


जा . क्र . २८५ जिउनि /पणन / 
कृउबास/ स्वि . स .मं ./ १६ 
कार्यालयः- जिल्हा 
उपनिबंधक सहकारी संस्था 
हिंगोली दि . २३.०५. २०१६ . 


प्रकारे एखादे पद रिक्त झाल्यास अशाप्रसंगी बाजार समिती सदस्य 


म्हणून निवडूण येण्यास पात्र असलेल्या एखाद्या व्यक्तीस स्विकृत करुन 
असे रिक्त पद भरील अशी तुरतुद आहे . 

त्या अर्थी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खेरदी विक्री (विकास व विनियमन ) 


अधिनियम १९६३ चे कलम १४( ४)( क ) व संदर्भ क्र . ५ व ६ अन्वये प्राप्त 


वाचले : 
१ . महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम 
१९६३ चे कलम (१) ( क ) 
२. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनिम 


झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी विशाल जाधवर जिल्हा उपनिबंधक 


१९६३ चे कलम १४( ४ ) ( क ) 


सहकारी संस्था हिंगोली कृषि उत्पन्न बाजार समिती सेनगांव ता . सेनगांव 
जि . हिंगोली या कृषि उत्पन्न बाजार समितीवर महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न 
खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम १९६३ चे कलम १८ अन्वये 


३ . कृषि उत्पन्न बाजार समिती सेनगांव च्या संचालक मंडळाची सभा दि . 


१४. १२.२०१५ मधील ठराव क्र . १० 


स्विकृत केलेल्या सदस्यांची नियुक्तीस अधिसूचित करीत आहे . 


४ . कृषि उत्पन्न बाजार समिती सेनगांव यांनी स्विकृत केलेल्या 


संचालकास मान्यता देणे बाबत सादर केलेला प्रस्ताव . 
५ . शासनाची अधिसूचना क्रमांक कृउबास - २००७/ प्र.क्र . २५४/ ११- सी दि . 
२९ सप्टेंबर २००७ . 


नमुना ११ ( क ) 
कृषि उत्पन्न आजार समिती सेनगांव ता . सेनगांव हिंगोली महाराष्ट्र कृषि 
उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम १९६३ चे कलम 
१४( ४ )( क ) व कलम १८ नुसार 


६ . मा . प्रधान सचिव ( सहकार व पणन ) सहकार - पणन व वस्त्रोद्योग 


यांचे आदेश क्रमांक : कृउबास२००६ / प्र . क्र . ४३९ / ११- स दि . ३ नोव्हेंबर 


२००७ 


अ.क्र . स्विकृत केलेल्या स्विकृत केलेल्या ज्या मतदार संघातून 
| संचालकाचे नाव संचालकाचा पूर्ण पत्ता | निवडून आलेले तो 

मतदार संघ 


अधिसुचना 
ज्या अर्थी कृषि उत्पन्न खेरदी विक्री (विकास व विनियमन ) 


श्री द्वारकादास 
चतुर्भूज सारडा 


मु . पो . ता . सेनगांव 
जि . हिंगोली 


____ व्यापारी मतदार 

संघ 


अधिनियम १९६३ मधील प्रकरण ३ बाजर समित्यांच्या रचना ( कलम ११ ते 


२८ ) मधील कलम १८ अन्वयेनिर्देशित तरतुदीस अधिन राहून कृषि उत्पन्न 


( विशाल जाधवर ) 
जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था, हिंगोली 


बाजार समिती सेनगाव च्या संचालक मंडळ सभा दि . १४.१२ .२०१५ मधील 
ठराव क्र . १० अन्वये जे श्री बालमुकुंद जयनारायण जेथलीया हे व्यापारी 
मतदार संघातुन सांप्रतचे संचालक मंडळामध्ये निवडून आलेले होते . त्यांनी 
राजीनामा दिल्यामुळे व तो बाजर समितीने दिनांक ३०.०९ .२०१५ चे सभेत 
मंजूर केल्यामुळे रिक्त असलेल्या जागेवर श्री द्वारकादास चतुर्भूज सारडा 
यांना व्यापारी मतदार संघा मधुन स्विकृत केलेले असून संदर्भ ४ अन्वये 
स्विकृत केलेल्या सदस्यास मान्यता देणे बाबत विंनती केलेली आहे . 


५७० महाराष्ट्र शासन राजपत्र २ जून २०१६ : ज्येष्ठ १२ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 

त्याअर्थी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास विनियमन ) 

अधिनियम १९६३ चे कलम १४( ४ )( क ) संदर्भ क्र . ५ व ६ अन्वये प्राप्त 
जिल्हाउपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी व्ही . व्ही . जाधववर जिल्हा उपनिबंधक 
जा .क्र . ७६४ जिउनि/ पणन / 

सहकारी संस्था हिंगोली कृषि उत्पन्न बाजार समिती सेनगांव ता . सोयगाव 

जि . हिंगोली या कृषि उत्पन्न बाजर समितीवर महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी 
कृउबास - से / 
क१३( १)(इ)( फ ) १६ 

विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम १९६३ चे कलम १३( १)( इ), 
कार्यालयः- जिल्हा 

१३( १ )( फ ) मधील तरतुदीनुसार खालील प्रमाणे संचालक म्हणून नियुक्त 
उपनिबंधक सहकारी संस्था 

करीत आहे . 
हिंगोली दि . २६.०५ .२०१६ . 

नमुना १५ नियम ( ८१ ) 
वाचले : 

कृषि उत्पन्न बाजार समिती हिंगोली ता . जि . हिंगोली महाराष्ट्र कृषि 
१ . या कार्यालयाची अधिसूचना जा .क्र .जिउनि / पणन /कृउसा/निकाप्र / १५ 

उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनिमयन ) अधिनियम १९६३ चे 
दि .०८ .०७. २०१५ 

कलम १३( १ ) नियम ४० नुसार 
२ . या कार्यालयाची अधिसूचना जा . क्र .जिउनि / पणन / कृउसा / 
निआसनाजा/ १५ दि .०१. ०९ . २०१५. 

अ . क्र . निवडून आलेल्या निवडून आलेल्या । 

| ज्या मतदार संघातून 
३ . महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम 

| संचालकाचे नाव | संचालकाचा पूर्ण पत्ता निवडून आलेले तो 
१९६३ चे कलम १३ ( १) ( इ) १३( १)( फ ) 

मतदार संघ 
४. मुख्याधिकारी नगर पंचायत सेनगांव यांचे पत्र जा .क्र . आस्था/ २०१५ 
१६ दि . १७.०३. २०१६ व २८ .०३. २०१६ . 
५ . शासनाची अधिसूचना क्रमांक कृउबास२००७/ प्र . क्र . २५४/ ११ - स दि . 

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री ( विकास व विनियमन ) अधिनियम 
२९ . ०९ .२००७ . 

१९६३ चे कलम १३( १ ) ( इ ) 
६ . मा . प्रधान सचिव ( सहकार व पणन ) सहकार पणन वस्त्रोद्योग विभाग 

श्री उमेश देशमुख गल्ली । नगर पंचायत 
यांचे आदेश क्रमांक कृउबास २००६/ प्र . क्र . ४३९ / - ११ - स दि . 

विठ्ठलराव देशमुख | सेनगांव ता . सेनगांव सेनगांव 
०३ . ११. २००७. 

जि . हिंगोली 


उत्पन 


१ . 


। 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम 

१९६३ चे कलम १३( १ ) ( इ ) 


सहाय्यक निबंधक | कार्यालय , सहाय्यक | शासकीय 
सहकारी संस्था निबंधक सहकारी । प्रतिनिधी 
ता . सेनगाव संस्था ता . सेनगांव 


( व्ही . व्ही . जाधवर ) 
जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था हिंगोली 


अधिसुचना 
ज्या अर्थी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियम ) 
अधिनियम १९६३ चे कलम १ ( १ ) व महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री 
(विकास व विनियमन ) नियम १९६७ चे नियम ४२ व ४३ अन्वये सेनगांव 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती ता . सेनगांव जि . हिंगोली यांचा निवडणूक 
कार्यक्रम संदर्भ क्र . १ अन्वये जाहिर करण्यात आला होता. व संदर्भ क्र . २ 
अन्वये महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियम) अधिनियम 
१९६३ चे कलम १३ (१ ) ( अ)( एक)( दोन)(ब)(ब-१ ) अन्वये निवडून आलेल्या 
संचालकांची प्रसिध्द करण्यात आलेली होती . 

ज्याअर्थी कृषि उत्पन्न बाजार समिती सेनगांवची निवडझुक होवून 
नवीन समिती कार्यान्वीत झालेली आहे . व या कार्यालयामार्फत कृषि उत्पन्न 
खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियमन १९६३ चे कलम १३( १)( क ) , 
१३( १ )( ड ), १३( १)( इ ) अन्वये कृषि उत्पन्न बाजार समिती सेनगांव वर 
संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी प्रतिनिधीची नावे पाठविणे बाबत 
संबंधीतांना कळविण्यात आले होते . गटविकास अधिकारी प.स . सेनगांव 
यांचे कडून व सहाय्यक निबंधक सहकारी निबंधक संस्था ता . सेनगांव 
यांचेकडून आज तारेखपर्यंत नाव कळविण्यात आलेले नाही . 

ज्याअर्थी क्र . ४ अन्वये मुख्याधिकारी नगर पंचायत सेनगांव यांचे 
पत्रानुसार महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम 
१९६३ चे कलम १३( १ )( इ ) मधील तरतुदीनुसार नगर पंचायत सेनगांव या 
स्थानिक प्राधिकारी संस्थेचा प्रतिनिधी कृषि उत्पन्न बाजार समिती सेनगांव 
वर संचालक म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत शिफारस करण्यात आलेले 
आहे . 


४ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २ जून २०१६ : ज्येष्ठ १२ , शके १९३८ 

५७१ 
शिफारस करण्यात आलेली आहे. 

त्या अर्थी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनयिमन ) 
जिल्हाउपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिनियमन १९६३ चे कलम १४( ४ ) ( क ) व संदर्भ क्र . ५ व ६ अन्वये प्राप्त 

झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी व्ही .व्ही . जाधवर , जिल्हा उपनिबंधक 
जा .क्र . २९४ जिउनि /पणन/ 

सहकारी संस्था हिंगोली कृषि उत्पन्न बाजार समिती सेनगांव ता . सेनगांव 
कृउबास - से / क१३( १ )( इ)( फ )/ 

जि . हिंगोली या कृषि उत्पन्न बाजार समितीवर महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी 

विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम १९६३ चे कलम १३( १)( ड ) मधील 
कार्यालयः- जिल्हा 

तरतुदीनुसार खालील प्रमाणे संचालक म्हणून नियुक्त करीत आहे . 
उपनिबंधक सहकारी संस्था 
हिंगोली दि . २४ .०५. २०१६ . 


१६ 


नमुना १५ नियम ( ८१ ) 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती हिंगोली ता . जि . हिंगोली महाराष्ट्र कृषि 
उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियमन १९६३ चे 

कलम १३ ( १ ) नियम ४ नुसार 


वाचले : 
१ . या कार्यायाची अधिसूचना जा . क्र .जिउनि /पणन / कृउबास /निकाप्र/ १५ 
दि . ०८ .०७ .२०१५ 
२. या कार्यायाची अधिसूचना जा .क्र .जिउनि/पणन / कृउबास /निआसनाजा / 
१५ दि . ०१.०९ .२०१५ 
३. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनिम 
१९६३ चे कलम १३( १)( इ) , १३ ( १ )( फ ) 
४. गट विकास अधिकारी पंचायत समिती सेनगांव यांचे पत्र जा . क्र ./ 
पंससे/ परिषद/ कावी/ ४७९ / २०१६ दि . २२.०४ .२०१६ . 
५ . शासन अधिसुचना क्रमांक कृउबास - २००७/ प्र. क्र .२५४/ ११- स दि . 
२९ .०९ .२००७. 
६ . मा . प्रधान सचिव ( सहकार व पणन ) सहार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
यांचे आदेश क्रमांक कृउबास २००६ / प्र . क्र . ४३९ / ११ - स दि . ०३. ११. २००७ . 


अ .क्र . स्थानिक प्राधिकरणाने स्थानिक प्राधिकरणान ज्या मतदार संघातून 
शिफारस सदस्याचे शिफारस केलेल्या निवडून आलेले तो 
नाव 

सदस्याचा पत्ता मतदार संघ 
| २ 


१ . 


/ 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम 

१९६३ चे कलम १३( १ ) ( ड ) 


सौ . शारदा 
संतोष पोपळघट 


मु .कहाकर बु . 
ता . सेनगांव 
जि . हिंगोली 


पंचायत समिती 

सेनगांव 


अधिसुचना 
ज्या अर्थी कृषि उत्पन्न खेरदी विक्री (विकास व विनियमन ) 
अधिनियम १९६३ मधील कलम १३( १) व महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री 
(विकास व अधिनियमन ) नियम १९६७ चे नियम ४२ व ४३ अन्वये सेनगांव 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती ता . सेनगांव जि . हिंगोली यांचा निवडणूक 
कार्यक्रम संदर्भ क्र . १ अन्वये जाहिर करण्यात आला होता. व संदर्भ क्र . २ 
अन्वये महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम 
१९६३ चे कलम १३( १)( अ ) ( एक )( दोन )( ब )( ब -१ ) अन्वये निवडुण आलेल्या 
संचालकांची यादी प्रसिध्द करण्यात आलेली होती . 

ज्याआर्थी कृषि उत्पन्न बाजार समिती सेनगांवची निवडणूक 
होवून नविन समिती कार्यान्वीत झालेली आहे व या कार्यालयामार्फत 
महाराष्ट्र कृषि (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम १३( १)( क ), 
१३ ( १)( ड ) १३ ( १)( इ) अन्वये कृषि उत्पन्न बाजार समिती सेनगांव वर 
संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी प्रतिनिधीची नावे पाठविणे बाबत 
संबंधीतांना कळविण्यात आले होते . 

ज्याअर्थी क्र . ४ अन्वये गट विकास अधिकारी पंचायत समिती 
सेनगांव यांचे पत्रानुसार महाराष्ट्र कृषिउत्पन्न खेरदी विक्री (विकास व 
विनियमन ) अधिनियम १९६३ चे कलम (१३)(१)( ड ) मधील तरमुदीनुसार 
पंचायत समिती सेनगांव या स्थानिकप्राधिकरारी संस्थेचा प्रतिनिधी कृषि 
उत्पन्न बाजार समिती सेनगांव वर संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात 
करण्यासाठी प्रतिनिधीचे नाव पाठवून संचालक म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत 


( व्ही . व्ही . जाधवर ) 
जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था हिंगोली 


५७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २ जून २०१६ : ज्येष्ठ १२ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः-१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दिनांक २१ .७.२०१५ . 
२) श्री . एस . एस . शिंदे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदपूर यांची दि . ३० .३. २०१६ ते ४ .४.२०१६ पर्यंतची (०६ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 


करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २३.३.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक ३१.३.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्री . व्ही . एच . विश्वास , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . व्ही . एच. विश्वास , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, चाकूर 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . व्ही .एच . विश्वास, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.७. २०१५ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 
लातूर , ३० मार्च, २०१६. 

( व्ही . डी . डोंगरे ) 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 


क्र . काव्यवि( प्रशा)/ १३२३/ २०१६ , प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . एस . एस . शिंदे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, अहमदपूर यांची दिनांक ३० .३.२०१६ ते ४.४.२०१६ 
पर्यंतची (०६ ) दिवसाची अर्जित रजा मुंजर करीत आहेत . तसेच त्यांना 
दिनांक २९ .३. २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ५.४.२०१६ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 

श्री . एस . एस . शिंदे, हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . एस. एस . शिंदे, हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
२रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 
अहमदपूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . एस .एस . शिंदे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.७. २०१५ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


लातूर , ३० मार्च, २०१६ . 


( व्ही . डी . डोंगरे ) 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 


पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दि .२१ .७. २०१५ . 

२) श्री . एन. आर . मनगिरे , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , अहमदपूर 
यांचा दि . १८ .३ . २०१६ ते २३ .३. २०१६ पर्यंतची (०६) दिवसाची अर्धवेतनी 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क . काव्यवि( प्रशा)/ १३२६ / २०१६ ,- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री . एन. आर. मनगिरे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, अहमदपूर यांच्या दिनांक १८ .३.२०१६ ते 
२३.३.२०१६ पर्यंतच्या ( ०६) दिवसाच्या उपभोगलेल्या अर्धवेतनी रजेस कार्योत्तर 
मंजूरी देत आहेत . तसेच त्यांना सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात आली होती . 

श्री . एन . आर . मनगिरे , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 

श्री . एन. आर . मनगिरे , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, अहमदपूर 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती. 

श्री . एन . आर . मनगिरे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१. ७.२०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दिनांक २१. ७.२०१५ . 

२) श्री . व्ही .एच . विश्वास , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
चाकूर यांची दि .२८. ३. २०१६ ते ३०.३. २०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 


लातूर , ३० मार्च, २०१६ 


क्र . काव्यवि( प्रशा)/ १३२४ / २०१६ ,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . व्ही . एच . विश्वास , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , चाकूर यांची दि . २८ .३. २०१६ ते ३०. ३.२०१६ 
पर्यंतची ( ०३) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २४ .३. २०१६ , 
२५ .३. २०१६, २६.३.२०१६ व २७.३. २०१६ रोजी अनुक्रमे धुलीवंदन, गुडफ्रायडे, 
चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर 


( व्ही . डी . डोंगरे ) 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २ जून २०१६ : ज्येष्ठ १२ , शके १९३८ 

५७३ 
येणार आहेत . दिनांक १४.०४. २०१६ रोजी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

उत्सव जालना जिल्ह्यात साजरा होणार आहे त्यानुषंगाने जालना शहरात 
पहा :-१) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दि . २१. ७.२०१५. 

व जिल्ह्यात मोठया प्रमाणात धार्मीक कार्यक्रम व मिरवणुका , व्याख्यान , 

भिमगीत इत्यादी कार्यक्रम आयोजीत करण्यात येणार आहेत . तसेच सदरचे 
२) श्री . पी . बी . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदपूर यांची 

कार्यक्रम दिनांक ३०.४.२०१६ रोजी पावेतो दररोज होणार आहेत . दिनांक 
दि .१. ४.२०१६ ते ५.४. २०१६ पर्यंतची ( ०५ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर 

१५.४.२०१६ रोजी जालना शहरात व जिल्ह्यात मोठया प्रमाणात रामनवमी 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

जन्मोत्सव कार्यक्रम होणार आहे त्या निमित्ताने 
३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ),जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 

मिरवणुका, भजन,किर्तन ,शोभायात्रा इत्यादी कार्यक्रम घेण्यात येणार आहेत . 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

दि .१९ .४.२०१६ रोजी महावीर जयंती निमित्त व दिनांक २२ .४.२०१६ रोजी 
आदेश 

हनुमान जयंती निमित्त जालना शहरात व जिल्हयात मोठया प्रमाणात 
क . काव्यवि( प्रशा)/ १३४५/ २०१६ , प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे मिरवणुकर, भजन ,किर्तन , शोभायात्रा इत्यादी कार्यक्रम घेण्यात येणार 
श्री . पी . बी . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदपूर यांची आहेत. तसेच दि .२४.४.२०१६ रोजी संकष्टी चतुर्थी निमित्त राजुर येथे व 
दिनांक १.४. २०१६ ते ५.४ .२०१६ पर्यंतची ( ०५ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर 

इतर गणपती मंदिरात दर्शनी यात्रा भरते , वरील पार्श्वभुमीवर कायदा व 
करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ३१. ३.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 

सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
पासून ते दिनांक ६ .४ . २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत 

त्या अर्थी मी , आर. टी . इतवारे , अपर जिल्हाधिकारी , जालना 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१ ) अन्वये अधिकाराचा वापर 
श्री . पी . बी . जाधव , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे करुन याद्वारे खालील निर्देश देत आहे, शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

कर्मचाऱ्याव्यतिरिक्त इतर कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणीकिंवा त्या 
श्री . पी . बी . जाधव , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 

आसपास , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदपूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात 

(१ ) शस्त्रे , लाठ्या , सोटे , बंदुके , तलवारी , भाले , चाकू व इतर 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

शरीरास इजा अथवा अपाय करणाऱ्या वस्तू जवळ बाळगणार नाही. 
श्री . पी . बी . जाधव , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 

( २) तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हाताळता येतील अशी घातक 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ .७. २०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 

वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 
ठेवण्यात येईल . 

( ३ ) दगड किंवा इतर उपकरणे किंवा ( Means of Cousting ) 
लातूर, ३१ मार्च, २०१६ 

प्रवर्तक शस्त्रे गोळा करुन ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही . 
( व्ही . डी . डोंगरे) 

(४ ) व्यक्तींच्या किंवा समूहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखविण्याचे उद्देशाने 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 

असभ्यतेने भाषण म्हणणार नाही, वाद्य वाजविणार नाही , गाणे म्हणणार 
नाही . 


( ५ ) व्यक्तीचेकिंवा शवाचे किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार 

नाही . 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) 

( ६) आवेषी भाषण , अंगविक्षेप , विडंबनापर नकला करणार नाही आणि 

सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता 
वाचा :- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा .क्र .जिविशा/ जा / का .व . सु/ 

धोक्यात येईल किंवा अराजक माजेल अशी चित्रे , निशाणी, घोषणा पत्रे 
२०१६-,१३४२ दि . ०९.४.२०१६ 

किंवा कोणतीही वस्तू बाळगणार नाही . 
आदेश 
क्र . २०१६/ आरबी- डेस्क - १/ पोल- १/ कावि- १५३२५ , - ज्या अर्थी 

हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक १३/ ०४/ २०१६ चे ०६ .०० 
माझ्या असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , सद्या जालना 

___ वाजेपासून ते दिनांक २७/०४/ २०१६ चे २४ .०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
शहरात विद्युत भारनियमन सुरु असल्याने जिल्हयातील जनतेकडून नाराजी 

हा आदेश आज दिनांक /४/ २०१६ रोजी माझ्या सही - शिक्यानिशी 
व्यक्त होत आहे . तसेच जिल्हयात पाणी टंचाई मोठ्या प्रमाणात असल्याने 

देण्यात आला आहे. 
विविध राजकीय पक्ष व संघटनेच्या वतीने विविध मागण्या संदर्भात धरणे 
मोर्चेनिदर्शने , रास्तारोको इत्यादी सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम 

जालना , एप्रिल , २०१६ . 
घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

( आर . टी .इतवारे ) 
सराफा असोसिएशनच्या वतीने एक्साईज डयुटी वाढविण्याच्या 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, जालना 
निषेधार्थ बंद पाळण्यात येत आहे . तसेच विविध प्रकारचे आंदोलन करण्यात 


१० 


५७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र २ जून २०१६ : ज्येष्ठ १२ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 

इत्यादी कार्यक्रम घेण्यात येणार आहेत . दि .१९ .४.२०१६ रोजी महावीर 

जयंती निमित्त व दिनांक २२.४.२०१६ रोजी हनुमान जयंती निमित्त जालना 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

शहरात व जिल्ह्यात मोठया प्रमाणात मिरवणुका,भजन ,किर्तन , शोभायात्रा 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) 

इत्यादी कार्यक्रम घेण्यात येणार आहेत .तसेच दि .२४. ४ . २०१६ रोजी संकष्ठी 

चतुर्थी निमित्त राजुर येथे व इतर गणपती मंदिरात दर्शनी यात्रा भरते ,वरील 
वाचा :- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा .क्र .जिविशा/ जा / का .व. सु / पार्श्वभुमी लक्षात घेता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व जिल्ह्यात 
३७ ( १ ) ३/ २०१६-, १३४२ दि . ०९ .४ .२०१६ 

कोठेही अनुचित प्रकार घडू नये त्यासाठी जालना जिल्ह्यात मुंबई पोलीस 

अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३) लागू करणे आवश्यक आहे. 
आदेश 

त्या अर्थी मी , आर . टी . इतवारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, जालना मुंबई 
क्र . २०१६/ आरबी - डेस्क - १/ पोल - १/ कावि - १५३२४ , - ज्या अर्थी पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन 
माझ्या असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , सद्या जालना याद्वारे पाच ( ५) किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा सभा,मिरवणुका,मोर्चा 
शहरात विद्युत भारनियमन सुरु असल्याने जिल्ह्यातील जनतेकडून नाराजी 

काढण्यास मनाई करीत आहे. 
व्यक्त होत आहे. तसेच जिल्ह्यात पाणी टंचाई मोठ्या प्रमाणात असल्याने 

__ हा आदेश कामावरील कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागू 
विविध राजकीय पक्ष व संघटनेच्या वतीने विविध मागण्या संदर्भात धरणे 

होणार नाही. तसेच विवाह , अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधीक्षक जालना व 
मोर्चेनिदर्शने , रास्तारोको इत्यादी सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम 

उपविभागातील पोलीस अधिकारी जालना, अंबड ,परतूर , भोकरदन यांनी विशेषरीत्या 
घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

परवानगी दिलेल्या मिरवणुका, सभा,मोर्चा यांना लागू होणार नाही . 
सराफा असोसिएशनच्या वतीने एक्साईज डयुटी वाढविण्याच्या 

हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक १३ / ०४/ २०१६ चे ०६ .०० 
निषेधार्थ बंद पाळण्यात येत आहे . तसेच विविध प्रकारचे आंदोलन करण्यात वाजेपासून ते दिनांक २७/ ०४/ २०१६ चे २४ .०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
येणार आहेत . दिनांक १४ .०४ .२०१६ रोजी डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 

हा आदेश आज दिनांक / ४/ २०१६ रोजी माझ्या सही - शिक्यानिशी 
उत्सव जालना जिल्ह्यात साजरा होणार आहे त्यानुषंगाने जालना शहरात 

देण्यात आला आहे . 
व जिल्ह्यात मोठया प्रमाणात धार्मीक कार्यक्रम व मिरवणुका , व्याख्यान , 
भिमगीत इत्यादी कार्यक्रम आयोजीत करण्यात येणार आहेत . तसेच सदरचे 

जालना , एप्रिल , २०१६ . 
कार्यक्रम दिनांक ३० .४.२०१६ रोजी पावेतो दररोज होणार आहेत. दिनांक 

( आर . टी . इतवारे ) 
१५ . ४. २०१६ रोजी जालना शहरात व जिल्ह्यात मोठया प्रमाणात रामनवमी 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, जालना 
जन्मोत्सव कार्यक्रम होणार आहे त्या निमित्ताने मिरवणुका,भजन,किर्तन , शोभायात्रा 


११ 


SUPERINTENDENT OF POLICE 


NOTIFICATION 


O .No.DSB / Chitra/ 1551/2016 -Whereas “ Yedeshwari Devi yatra” (Chaitra Pournima) at Yermala Tq. Kallam 
Dist.Osmanabad is being celebrated during 21/ 04/ 2016 to 28 /04 /2016 respectively. Large number of devotees 
from different parts of Maharashtra visit Yermala by road to join the celebration & where as it is exdpedient in the 
interest of public safety to prohibit and regulate playing /running ofmotor vehicles on Osmanabad - Auranagabad 
road as specified in the shedule below . 


Now therefore in exercise of the power vested to me under section 33 ( 1 ) (b ) of Bombay Police Act - 1951, I 
Abhishek Trimukhe , Superintendent of Police , Osmanabad do here by prohibit plying or the running of any 
Motor vechicle on the Osmanabad -Aurangabad route from 20 /04 / 2016 at 00 . 00 hrs. to 28 /04 /2016 at 24 . 00 
hrs as specified in the schedule below & regulate divertion of traffic as below . 


For S . T . Buses & Other 


A ) Aurangabad -Solapur- Vijapur :- Saramkundi 
Phata- Bhoom- Barshi- Solapur & Vice versa. 


tourist vehicles ( car, Jeep , etc .) 


B ) Aurangabad - Osmanabad -Solapur :- Indapur 
villagae -partapur phata -Moha- Yedshi & Vice versa . 


___ C ) Kallam- Barshi . Via Yermala :- Kallam- Dhoki 
Yedshi-Barshi & Vice versa . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २ जून २०१६ : ज्येष्ठ १२ , शके १९३८ 

५७५ 
For allhavy vehicles (including all types of goods carrier vehicles ) 
A) | Aurangabad - Hyderabad 

___ Manjarsunbha- Kej- Kallam- Dhoki Chourasta 
Aalini Phata & vice versa OR Dhoki Chourasta - Ausa 
Killari -Omaerga Chourasta & vice versa . 

Aalni Phata- Dhoki Chourasta- Kallam- Kej 
B ) | Hyderabad- Aurangabad 

Manjarsumbha & vice versa OR Omerga Chourasta 
Killari- Ausa -Dhoki Chourasta -Kallam -Kej-| 

Manjarsumbha & vice versa . 
Osmanabad - Aurangabad 

Osmanabad- Aalni phata- Dhoki Chourasta - Kallam 
Kej- Manjarsumbha & vice versa . 

Manjarsumbha- Kej - Kallam-Dhoki Choursta- Aalni 
D ) | Aurangabad - Osmanabad 

phata -Osmanabad & vice versa . 


Vehicles exempted from Notification : 
1. All Govt .vehicles and VIP , VVIP vehicles. 
2 . Vehicles on emergency and essential services duties . 
Osmanabad , 9/ 4 / 2016. 


(Abhishek Trimukhe) 
Superintendent of Police , Osmanabad . 


१२ 


व्यतीरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्यांच्याजवळपास कोणतीही 
व्यक्ती, 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( १ ) व ३७( ३ ) अन्वेय 


खालील 


१ . सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , सोटा , 

तलवारी , भाले, दंडे,बंदुका , रिव्हाल्वर , सुरे , काट्या, किंवा लाठ्या 
शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही 
वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 


आदेश 


२. कोणताही क्षार , द्रव्यपदार्थ, दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 

जवळ बाळगणार नाही . 


३ . 


क्र . २०१६ / गृहशाखा/दंडविभाग / कावि- २६३,- औरंगाबाद ग्रामिण 
जिल्ह्यात ( १) दिनांक २३/ ०३/ २०१६ व दिनांक २४/ ०३/ २०१६ रोजी होळी व 
धुलीवंदन सण साजरा होणार आहे . ( २) दिनांक २६/ ०३/ २०१६ रोजी 
शिवजयंती (तिथीप्रमाणे) साजरी होणार आहे . ( ३ ) इयत्ता १० वीच्या परीक्षा 
चालु आहे तसेच ( ४ ) दिनांक २९/ ०३/ २०१६ ते ३१ / ०३/ २०१६ या दरम्यान 
पैठण येथे नाथषष्ठी उत्सव साजरा होणार आहे . 


दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक उपकरणे 
किंवा निकॉस्टि द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ 
बाळगणार नाही,किंवा वाहून नेता येणार नाही. तसेच क्षेपणास्त्रे 
सोडावयाची किंवा फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार 
नाही किंवा तयार करणार नाही . 


औरंगाबाद ग्रामिण जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये 
तसेच कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित राहावी म्हणून पोलीस 
अधिक्षक ग्रामिण यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक जिविशा/ औ/ कावसु -/३७( १ ) ( ३ ) 
२०१६- ७४६ दिनांक २२/ ०३/ २०१६ अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे 
कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ (३ ) चे लागू करणे बाबत विनंती केली आहे . 


४ . कोणत्याही व्यक्तिच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून देखाव्याच्या 

उद्येशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक 
किंवा जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रेत 
किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन करणार नाही. 


५ . जाहीरपणे घोषणा देणार नाही, गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनिक 

शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही . 


आणि त्या अर्थी अशा विविध कारणामुळे औरंगाबाद ( ग्रामिण ) 
जिल्ह्यात सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी 
यासाठी मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ 
( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , 
डॉ .निधि पांडेय , जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे 
की , औरंगाबाद ग्रामिण जिल्ह्यात शासकिय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ती 


६ . अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास 

धक्का पोहचेल अशी जिल्ह्याची किंवा राज्याशी सुरक्षितता धोक्यात 
येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृती दिसून येत 


५७६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २ जून २०१६ : ज्येष्ठ १२ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
असेल अशी आवेशपुर्ण भाषणे करु नये, सोंग अगर हावभाव परभणी, याद्वारे आदेशीत करतो की शासकीय कर्तव्य पारपाडणाऱ्या 
करु नये , आणि अशी चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणतीही कर्मचाऱ्या व्यतिरिक्त अन्य कोणतीही व्यक्ती सार्वजिनक ठिकाणी किंवा 
जिन्नस किंवा वस्तू तयार करु नये त्यांचे प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांच्या जवळ , 
त्यांचा जनतेत प्रसार करु नये . तसेच आणखी असे ही 

१ . शस्त्र , काठी , तलवारी , बंदुका , बाळगणार नाहीत . 
आदेशीत करीत आहे की , संपूर्ण औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हयात 

२ . लाठ्या, काठ्या, किंवा शारिरीक इजा होण्यास ज्या कारणीभुत 
पांच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र 

ठरतील व सहज हाताळता येतील अशी कुठलीही वस्तू जवळ 
जमण्यास निदर्शने , धरणे, मोर्चा, मिरवणुक काढण्यास मनाई 

बाळगणार नाहीत . 
करण्याचा आदेश देत आहे . 

३ . कोणतीही क्षारक पदार्थ व स्फोटक द्रव्य बाळगणार नाही . 
हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी 

४. दगड, क्षेपणिक उपकरणे किंवा निमकॉस्टीक किंवा प्रवर्तक 
विवाह , अंत्ययात्रा, धार्मीक कार्यक्रम , यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 

क्षेपणास्त्रे द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार 
विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही . 

नाहीत . 
अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पांच पेक्षा जास्त 
जमण्यासाठी, सभा , मिरवणूका , मोर्चा काढणे , ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास 

५ . आवेशी भाषणे / अंगविक्षेप/विटंबनात्मक नक्कला करणार नाही, 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील ( ग्रामीण) जिल्हा पोलीस अधिक्षक , 

सभ्यता व नितीमत्तेला बाधा येईल किंवा ज्यामुळे जिल्ह्याची 
आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामिण ) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत केलेल्या 

सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे , 
इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 

निशाणी, घोषणा अशी कोणतीही वस्तु जवळ बाळगणार नाहीत 

किंवा ठेवणार नाहीत , व्यक्तीच्या किंवा शवांच्या किंवा त्यांच्या 
हा आदेश औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हयाच्या हद्दीत पावेतो दिनांक 

प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाहीत . 
३० /०३/ २०१६ चे ००.०० वाजे पासून ते दिनांक १३ /०४/ २०१६ चे २४ . ०० 

६ . व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणूनबुजुन दुखावण्याच्या 
वाजेपर्यंत अमंलात राहतील . 

उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाहीत किंवा जाहिरपणे असभ्य वर्तन 
हा आदेश दिनांक २३ / ०३/ २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी करणार नाहीत . 
पारित करण्यात आलेला आहे . 

७. तसेच ज्याअर्थी सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासठी 
औरंगाबाद , २३ मार्च, २०१६ . 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) परभणी 

जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकणी 
( डॉ . निधि पांडेय ) , 

व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करीत आहे . 
जिल्हादंडाधिकारी, औरंगाबाद . 

आणखी असेही आदेशीत करीत आहे की , प्रस्तुत आदेश कामावरील 
१३ 

कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इतर कोणतेही शासकीय /निमशासकीय 
जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

कर्मचारी किंवा विवाह , अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा तसेच सक्षम 

अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणूकीस व कार्यक्रमास 
वाचा- पोलीस अधिक्षक परभणी यांचे कडील पत्र क्र ./ जिविशा/ २०१६ 

लागु राहणार नाहीत . 
दिनांक १४ .०३.२०१६ . 

विशेषरित्या मिरवणुकीबाबत / कार्यक्रमाबाबत परवानगी देण्याचे अधिकार 
आदेश 

पोलीस अधिक्षक , परभणी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले इतर पोलीस 
क्र . २०१६/ गृह / ओ -१ / पोल/ कावी- ५१२,- परभणी जिल्ह्यात दिनांक 

अधिकारी यांना राहतील . 
०१.०३.२०१६ रोजी पासून दहावीच्या परिक्षा चालु असुन व दि . २६.०३. २०१६ 

सदरील आदेश मी परभणी जिल्ह्याचे हद्दीपावेतो लागु करीत 
रोजी शिव जयंती उत्सव साजरी होत आहे . तसेच विरोधी राजकीय पक्ष , आहे. सदरचा आदेश दिनांक १६.०३. २०१६ चे ०७.०० वा . पासून ते दि . 
शेतकरी संघटना व इतर संघटनातर्फे , शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत , ३१.०३ .२०१६ चे २४.०० वाजे पर्यंत अंमलात राहतील . हा आदेश बहुसंख्य 
तसेच अचानक होणारे मोर्चे, निदर्शने, रस्तारोको कार्यक्रम यासारखे आंदोलने व्यक्तींना लागु असल्यामुळे या आदेशाची प्रसिध्दी दंवडीद्वारे / ध्वनीक्षेपका 
या वरुन परभणी जिल्ह्यात कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची द्वारे तसेच इतर सर्व प्रसिध्दी माध्यमादवारे पोलीसांनी करावी . तसेच 
शक्यता नाकारता येत नाही . 

सदर आदेश सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी / उपविभागीय पोलीस अधिकारी 
__ तरी त्या अनुषंगाने परभणी जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत 

| तालुका दंडाधिकारी / पोलीस स्टेशन यांचे कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर 
राहावी व कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही या दृष्टीने 

लावून प्रसिध्दी देण्यात यावी . 
दिनांक १६.०३ .२०१६ चे ०७.०० वा पासुन ते दि . ३१ .०३.२०१६ चे २४.०० 

हे आदेश दिनांक १६.०३. २०१६ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी 
वा . पर्यंत मु. पो . का . ३७ ( १ ) (३ ) लागु करण्यासाठी प्रस्तावित केले आहे . निर्गमीत करीत आहे . 

त्यानुसार मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १) (३) परभणी, १६ मार्च, २०१६ 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , राहुल रंजन महिवाल,जिल्हादंडाधिकारी 

( राहुल रंजन महिवाल ) 
जिल्हादंडाधिकारी, परभणी 


१४ 


१५ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २ जून २०१६ : ज्येष्ठ १२ , शके १९३८ 

५७७ 
उपोषण यांना परवानगी देण्याचे अधिकार, पोलीस अधिक्षक , पोलीस उपअधिक्षक 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

व संबधित पोलीस निरिक्षक , पोलीस उपनिरिक्षक जिल्हा लातूर यांना राहतील . 

त्यांनी परवानगी देण्यापुर्वी संबधित उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा तालुका 
संदर्भ :- १ . पोलिस अधिक्षक , लातूर यांचे पत्र क्रमांक जिविशा ./ का . व सु ./ कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याशी सल्लामसलत करून दयावी. पोलीस खात्याचे 
९३१/ २०१६/ दि . १४ /०३/ २०१६ . 

परवानगी दिल्याची लेखी माहिती त्वरीत संबधित उपविभागीय दंडाधिकारी 
अधिसुचना 

किंवा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांना कळवावे. 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ वे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे , 

___ हा आदेश संपुर्ण जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक - १६/ ०३/ २०१६ रोजीचे 

०० .०१ वाजे पासून ते दिनांक - ३१/ ०३/ २०१६ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत 
क्रमांक - २०१६ / एमएजी/ डेस्क - १/ कावि- ५१२ दिनांक :-१४/ ०३/ २०१६ - 

( दोन्ही दिवस धरुन ) लागू राहतील . 
ज्याअर्थी पोलीस अधिक्षक , लातूर यांनी संदर्भ क्रं . १चे पत्रान्वये कायदा व 
सुव्यवस्था , सार्वजनिक शांतता व सार्वजिनक सुरक्षितता राखणेसाठी महाराष्ट्र 

वरील आदेश आज दिनांक - १५ /०३ / २०१६ रोजी माझ्या सही व 
पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( १)( ३) ची तरतुद लागू करणेची 

शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात आले . 
मागणी केली आहे . व सदर तरतुद लागू करणेसाठी माझे समाधान झाले 

लातूर , १५ मार्च, २०१६ 
असल्याने जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था टिकुन रहावी या दृष्टीकोनातुन 
प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करणे आवश्यक आहे . 

( नारायण उबाळे ) 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, लातूर . 
त्या अर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे ( १९५१ चा अधिनियिम 
३२) चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर 
करुन मी , नारायण उबाळे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , लातुर खालील 
गोष्टीस मनाई करीत आहे . 

BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 

OFFICE ORDER 
( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले, दंडे, बंदुका , सुरे , काठया किंवा 
लाठया किंवा शारिरीक ईजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 

( NO . B- 2/ 22 OF 2016 ) 
वस्तू बरोबर नेणे . 

READ :- Application dated 04 /04 /2016 Submitted 
( २) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

by Smt. J.M . Pardeshi, 4th Jt. Civil Judge (S .D .) Jalna 

for grant of earned leave and order passed on it . 
( ३ ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे , सोडावयाची किंवा फेकावयाची 

No./Esst./ 1238 of 2016 . :- - The Principal District 
उपकरणे किंवा बाळगणे, जमा करणेकिंवा तयार करणे . 

& Sessions Judge , Jalna is pleased to grant Ex -post 
( ४ ) व्यक्तीचे अथवा प्रेते , किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे facto earned leave for (03) days w .e .f. 31/03/ 2016 to 
प्रदर्शन करणे , जाहिरपणे घोषणा करणे,गाणे म्हणने वाद्य वाजविणे . 

02 /04 /2016 to Smt. J.M . Pardeshi, 4th Jt. Civil Judge 
( ५ ) अशा प्राधिकाऱ्यांच्या तो ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास (S . D .), Jalna . 
धोका पोहोचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा On return from the said leave Smt. J.M . Pardeshi is 
ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपुर्ण reposted as 4thJt. Civil Judge (S. D.),Jalana. 
भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि चित्रे, चिन्हे फलक 

No locum tenens is necessary. 
किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तु तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन 
करणे , किंवा जनतेत प्रसार करणे . 

Certified under note 2 below M . C . S . (Pay ) Rule 39 

that, Smt. J.M . Pardeshi would have continued to 
हा आदेश संपुर्ण लातूर जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक १६/ ०३/ २०१६ रोजीचे 

officiate as 4th Jt. Civil Judge ( S . D .), Jalna had she not 
0०. ०१वा .पासून ते दिनांक - ३१/ ०३/ २०१६ रोजी २४ .०० वाजेपर्यंत ( दोन्ही 

proceed on leave for the above period . 
दिवस धरून) लागू राहिल . 

In her absence the charge of her Court was kept 
२. आणि ज्याअर्थी सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राहण्याकरीता with ShriA. R . Ubale, 5thJt. Civil Judge( S. D .), Jalnain 
खालील आदेश काढणे आवश्यक आहे. 

addition to his own duties. 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे ( १९५१ चा अधिनियम २२) चे Note has been taken in the Service Book of the 
कलम ३७( १)( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर concerned . 
करुन मी , नारायण उबाळे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, लातूर या द्वारे 

Jalna , 05 / 04/ 2016. 
संपुर्ण लातूर जिल्ह्याचेहद्दीत कोणत्याही सडकेवर किंवा कोणत्याही एका 
ठिकाणी पाच किंवा अधिक व्यक्तींना एकत्रित जपण्यास किंवा मिरवणुका 

Smt. S . S . Kosamkar , 
काढण्यास मनाई करीत आहे . आणखी असे की , हा आदेश कामावरील 

Principal District & Sessions 
कोणत्याही पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी , आणि विवाह 

Judge, Jalna. 
अंत्ययात्रा यांना लागुं राहणार नाही , सभा , धार्मिक मिरवणूक , मोर्चा , 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


१८ 


५७८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र २ जून २०१६ : ज्येष्ठ १२ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 

वरील कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री .विवेक वि .विद्वांस , यांना 
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

त्यांच्या मुळपदी जिल्हा न्यायाधीश - २ बीड म्हणुन नियुक्त केले जाते . 
पहा :- श्रीमती ज .रं राउत २रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , माजलगांव 

वरील सुट्टीच्या कालावधीत श्री .विवेक वि .विद्वांस , जिल्हा न्यायाधीश 
यांचे पत्र क्रमांक १३३९/ २०१६ दिनांक ३१/ ०३ / २०१६ . 

२, बीड यांचा कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश -१ , बीड यांचेकडे ठेवण्यात आला 

होता . 
आदेश 

बीड , ०१ एप्रिल , २०१६ . 
का . आ . क्रमांक / प्रशा/ ३८९६/ २०१६ ,- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
बीड आदेश देत आहेत की , श्रीमती ज.रं राउत , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश 

( अशोक अ . भटकर ) 
क . स्तर, माजलगांव यांना दिनांक ०१/ ०४ / २०१६ ते दिनांक ०२/ ०४/ २०१६ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , बीड . 
रोजीची ( ०२) दिवसाची अर्जित रजा दिनांक ०३/ ०४/ २०१६ रोजीच्या शासकीय 
सुट्टीच्या फायदयासह मंजूर करण्यात येउन मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 

पोलीस अधीक्षक यांजकडून 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २) ( ब ) 
खालील तळ टिप क्र . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्रीमती 

आदेश 
ज .रं राउत , हया वरील कालावधीत रजेवर गेले नसत्या तर २रे सह 

क्र .जिविशा/ दप / डॉ . बा आं .१२५वी जयंती/ २७१५/ २०१६ नांदेड ,- आगामी 
दिवाणी न्यायाधीश क .स्तर , माजलगांव म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत 

काळात दिनांक १४.०४ .२०१६ रोजी बौध्द बांधवांच्या वतीने डॉ . बाबासाहेब 
राहिल्या असत्या . 

आंबेडकर यांची शतकोत्तरी रौप्य महोत्सव १२५ वी जयंती साजरी करण्यात 
वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्रीमती ज .रं राउत , यांना येणार आहे . त्याअर्थी वरील सर्व कार्यक्रम, मिरवणुका शांततेत पार पडावेत 
त्यांच्या मुळपदी २रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , माजलगांव म्हणुन व त्यात कसल्याही प्रकारची बाधा येवू नये व जिल्ह्यात शांतता टिकुन 
नियुक्त केले जाते . 

राहवी म्हणुन मी परमजीत सिंह दहिया , पोलीस अधिक्षक नांदेड मला मुंबई 

पोलीस कायदा अधिनियम १९५१ प्रमाणे प्रदान झालेल्या अधिकारान्वे खालील 
वरील रजेच्या कालावधीत श्रीमती ज .रं राउत , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश 

आदेश देत आहे . 
क .स्तर, माजलगांव यांचे न्यायालयाचा कामाचा कार्यभार श्री . बी . डी .पंडीत , 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , माजलगांव यांच्याकडे ठेवण्यात येत आहे . ___ दिनांक १२. ०४ . २०१६ चे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक ३०. ०४ . २०१६ चे 

२४.०० वाजेपर्यंत नांदेड जिल्ह्यात सर्व पो . स्टे . स्वाधिन अधिकारी असलेले 
बीड , ०१ एप्रिल , २०१६ . 

अमलदार किंवा वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना मुंबई पोलीस कायदा कलम ३६ 
( पी . ए .खिल्लारे ) मधील पोट कलम “ अ ” ते “ ई ” प्रमाणे खालील लेखी किंवा तोंडी आदेश 
जिल्हा न्यायाधीश , ३ बीड आपआपले हद्दीत देण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे . 


१ ) रस्त्यावरील व रस्त्यावरून जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील 
लोकांनी कोणत्या रितीने चालावे, कोणत्या रितीने वागावे ते फर्माविण्यासाठी . 


१७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


२ ) अशा कोणत्याही मिरवणुकांना कोणत्या मार्गाने आणि कोणत्या वेळी 
जावेकिंवा जाऊ नये हे ठरविण्याबद्ल . 


पहा :- १. जिल्हा न्यायालय , बीड कार्यालयीन आदेश क्रमांक ३४३२/ २०१६ 

दिनांक २१ /०३/ २०१६ 
२. श्री.विवेक वि .विद्वांस , जिल्हा न्यायाधीश -२ बीड यांचे अर्जित 
रजेचे आवेदन पत्र दिनांक १८/ ०८ /२०१३ 


३) सर्वमिरवणुकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी व पुजे अर्चेच्या प्रार्थनास्थळांच्या 
सर्व जागेच्या आसपास पुजे - अर्चेच्या वेळी कोणताही रस्ता किंवा सार्वजनिक 
जागा येथे गर्दी होणार असेल किंवा अडथळे होण्याचा संभव असेल अशा 
सार्व बाबतीत अडथळा होण्याचा संबंध असेल अशा सर्व बाबतीत अडथळा 
होऊ न देण्याबाबत . 


आदेश 


का . आ . क्र . बी - १/ प्रशा./ ३८९७/ २०१६ , - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
बीड आदेश देत आहेत की , श्री .विवेक वि .विद्वांस , जिल्हा न्यायाधीश - २ 
बीड यांना दिनांक ३१/ ०३/ २०१६ रोजीची (०१ ) दिवसाची वाढीव अर्जित 
रजा संदर्भ क्रमांक १ नुसार यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या दि . २८ / ०३/ 
२०१६ ते ३०/ ०३/ २०१६ या अर्जित रजेस जोडून कार्योत्तर मंजूर करण्यात 


४) सर्व रस्त्यावर किंवा रस्त्यामध्ये सर्व धक्यावर व धक्यामध्ये आणि 
सार्वजनिक स्नानाच्या कपडे धुण्याच्या व उतरण्याच्या जागेमध्ये व इतर 
कर्कश वाद्य वाजविणे वगैरेचे नियमन करण्याबद्दल आणि त्यावर नियंत्रण 
ठेवण्याबाबत . 

५ ) मुंबई पोलीस अधिनियम कलम ३,३५ ते ४०,४२,४३,४५ या अन्वये 
नमुद केलेल्या कोणत्याही हुकूमापेक्षा कमी दर्जाचे व त्या पुष्टी देणारे दुय्यम 
अधिका- यांना जबाबदारीवर हुकूम करण्याचा मार्गदर्शन पर आदेश देण्याबाबत . 


येते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) ( ब ) 
खालील तळ टिप क्र . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्री .विवेक 
वि .विद्वांस , हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश 
२ बीड म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले असते . 


६) तसेच सार्वजनिक ठिकाणी अथवा सार्वजनिक करमणुकीचे ठिकाणी 
ध्वनीक्षेपण आवाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुचना देण्यासंबधी . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २ जून २०१६ : ज्येष्ठ १२ , शके १९३८ 

५७९ 
___ मी यापुढे असा ही आदेश देतो की , कोणीही सदरचा आदेश लागू महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) ( ब ) 
असेपर्यंत नांदेड जिल्ह्यात जाहिर सभा , मोर्चे, निर्देशने, पदयात्रा इत्यादी खालील टिप क्र . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्री . एस . आर . 
कार्यक्रम संबंधीत पोलीस फौजदार किंवा त्यांच्या वरिष्ठांकडून तारीख व मोकाशी , हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश 
वेळे , सभेची जागा मिरवणुकीचा व मोर्चाचा र्माग व त्यात दिल्या जाणाऱ्या क . स्तर, धारूर म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले असते . 
घोषणा पुर्व परवानगी शिवाय आयोजित करू नयेत तसेच संबंधीत पोलीस 
अधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेशांचे पालन करावे. सदर जाहिर सभा , मिरवणुक 

वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री .एस . आर . मोकाशी , 
पदयात्रा, समायोचीत घोषणा सोडून किंवा ज्या घोषणांनी शांतता व सुव्यवस्थेला यांना त्यांच्या मुळपदावर सह दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , धारूर म्हणुन 
बांधा येवु शकतो अशा घोषणा देऊ नयेत . 

नियुक्त केले जाते . 
सदरचा आदेश लग्नांच्या वरातीस , प्रेत यात्रेस लागु नाही. या आदेशाचे वरील रजेच्या कालावधीत श्री .एस . आर. मोकाशी, सह दिवाणी न्यायाधीश , 
उल्लंघन केल्यास तो मुंबई पोलीस कलम १३४ प्रमाणे अपराधास पात्र 

क . स्तर , धारूर यांच्या न्यायालयाच्या संपुर्ण कामाचा कार्यभार मा . दिवाणी 
ठरेल . सदरचा आदेश दिनांक १२.०४ .२०१६ चे ००:०१ वाजेपासून ते न्यायाधीश , क . स्तर, धारूर यांच्याकडे ठेवण्यात आले आहे . 
दिनांक ३०. ०४. २०१६ रोजीचे २४: ०० वाजे पर्यत लागु राहिल . 

बीड , ३० मार्च, २०१६ . 
हा आदेश माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ०७.०४ .२०१६ रोजी 

( पी . ए. खिल्लारे ) 
दिला आहे . 

जिल्हा न्यायाधीश-३ , बीड . 
नांदेड , ०७ एप्रिल , २०१६ . 

( परमजीत सिंह दहिया ) 
पोलीस अधिक्षक , नांदेड . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


१९ 


पहा :- श्री .एन . एस . कोले , जिल्हा न्यायाधीश- ३, अंबाजोगाई यांचे परीवर्तीत 
रजेचे आवेदनपत्र जा .क्र . ८१०/ २०१६, दि . २१ / ०३/ २०१६ . 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 


आदेश 


अधिसुचना 
क्र . सनिअ/प्रशासन / बीएचआर / एजेआय/ आरएसआर / ६१३/ २०१५ - १६ , 
सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था , अंबाजोगाई , ता . अंबाजोगाई , जिल्हा 
बीड , या पत्राद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , जनकल्याण महीला ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्या. घाटनांदूर , ता . अंबाजोगाई जिल्हा बीड, 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे. उत्त्क अधिनियमाचे कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९६१ चेनियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरन साधन 
संपत्ती संस्था असुन उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था असे 
आहे. 


का . आ .क्र ./प्रशा./ बी -१/ ३७१४/ २०१६,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , बीड 
आदेश देत आहेत की , श्री . एन .एस . कोले , जिल्हा न्यायाधीश- ४ , अंबाजोगाई 
यांना दिनांक १७/०३/ २०१६ ते दि . १९ / ०३/ २०१६ या ( ०३ ) दिवसांची परीवर्तीत 
रजा ( वैद्यकिय कारणास्तव ) दिनांक २० /०३/ २०१६ रोजीच्या सुट्टीच्या 
फायदयासह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) ( ब ) 
खालील टिप क्र . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्री . एन . एस .कोले , 
हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -४, अंबाजोगाई 
म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले असते . 


अंबाजोगाई , २९ मार्च, २०१६ . 


( एस . आर. परदेशी ) 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था अंबाजोगाई . 


वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री . एन . एस .कोले, यांना 
त्यांच्या मुळपदी जिल्हा न्यायाधीश- ३ , अंबाजोगाई म्हणुन नियुक्त केले 
जाते . 


श्री .एन. एस. कोले , जिल्हा न्यायाधीश-४ , अंबाजोगाई यांच्या न्यायालयाचा 
कामाचा श्री .एस . व्ही . हांडे , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , अंबाजोगाई यांचेकडे 
ठेवण्यात आला होता . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


बीड , २९ मार्च, २०१६ . 


पहा :- श्री .एस. आर . मोकाशी , सह दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर, धारूर 
यांचे पत्र क्र . ५४९ / २०१६ , दि . २८ / ०३/ २०१६. 

आदेश 


( अशोक . अं . भटकर ) 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , बीड . 


का . आ .क्र ./प्रशा/३७१३/ २०१६,- प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-३, बीड आदेश 
देत आहेत की , श्री . एस . आर . मोकाशी, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , 
धारूर यांना दि . २९ / ०३/ २०१६ ते दि . ०२/ ०४/ २०१६ रोजीचा ( ०५ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर दिनांक ३/०४/ २०१६ रोजीचे सुट्टीचे फायद्यासह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


२२ 


५८० महाराष्ट्र शासन राजपत्र २ जून २०१६ : ज्येष्ठ १२ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम- ५० नुसार (रजेमागील 

दिनांक ०३ एप्रिल , २०१६ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

करण्यांत येवून , दिनांक ०२ एप्रिल , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
पहा :- १ . श्रीमती. दि . शि . चोथे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 

पासून ते दिनांक ०६ एप्रिल , २०१६ रोजी कार्यालीयन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
परंडा यांचे पत्र जा .क्र . ९२० / १६, दिनांक ०१ एप्रिल, २०१६ अन्वये प्राप्त 

सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 
झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती. स्वा .दि . अवसेकर ह्या ४ थे सह 
आदेश 

दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र .वर्ग, उस्मानाबाद 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित म्हणून काम पहातील. 
करितात - 

जर श्रीमती. स्वा .दि . अवसेकर ह्या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
क्र . काव्यवि/(प्रशा)/२८०८ / २०१६.- श्रीमती.दि .शि . चोथे, २ रे सह दिवाणी त्या ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र .वर्ग 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग , परंडा यांची दिनांक ०२ 

उस्मानाबाद म्हणुन कार्यरत राहिल्या असत्या . 
एप्रिल , २०१६ ते ०७ एप्रिल , २०१६ या ( ०६ ) सहा दिवसांची अर्जित रजा 

( दोन ) 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ , मधील नियम- ५० नुसार (रजेपुढील 
दिनांक ०८ एप्रिल , २०१६ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर श्रीमती. स्वा .दि . अवसेकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
करण्यात येवून , दिनांक ०१ एप्रिल , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग उस्मानाबाद यांच्या सदरील रजेच्या / सुट्टीच्या 
पासून ते दिनांक ०९ एप्रिल , २०१६ रोजी लोकन्यायालयाचे कामकाजापुर्वी कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री .ग .वि . देशपांडे , २रे सह 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 

दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्र. वर्ग, उस्मानाबाद यांच्याकडे 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती.दि .शि . चोथे, ह्या २ रे सह दिवाणी 

ठेवण्यात येतो. 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग , परंडा म्हणून काम 

उस्मानाबाद , ०४ एप्रिल , २०१६ 
पहातील . 

( आर . आर. देशमुख ) , 
जर श्रीमती. दि .शि . चोथे ह्या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या २ रे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग परंडा म्हणुन 
कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 


श्रीमती.दि . शि . चोथे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग परंडा यांच्या सदरील रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . स. स .पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्र. वर्ग, परंडा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 


पहा : - १. जिल्हा न्यायालय आदेश जा . क्र . २५६५/ १६, दि . २२ मार्च, २०१६ . 


२ . श्री . अ . ना. माने , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, भूम यांचे पत्र 
जा .क्र . ९४६/ १६, दिनांक २८ मार्च, २०१६ अन्वये प्राप्त झालेला ई-मेल 
संदेश . 


उस्मानाबाद , ०१ एप्रिल, २०१६ 


( आर . आर . देशमुख ) , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 


पहा :- १ . श्रीमती . स्वा .दि . अवसेकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . २७९७/ १६, दिनांक ०२ एप्रिल, २०१६ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


क्र . काव्यवि /(प्रशा)/ २६८६/ २०१६.- श्री . अ. ना .माने , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र .वर्ग, भूम यांची सदंर्भीय 
आदेश अ .क्र . १ अन्वये दिनांक २८ मार्च, २०१६ ते ०२ एप्रिल , २०१६ या 
( ०६ ) सहा दिवसांची अर्जित रजा ( रजेपुढील दिनांक ०३ एप्रिल , २०१६ या 
एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत आलेली अर्जित रजा 
त्यांच्या विनंती अर्जावरुन या आदेशान्वये रद्द करण्यांत येते . 


आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 


उस्मानाबाद , २९ मार्च, २०१६ 


( आर . आर . देशमुख ) , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


क्र . काव्यवि /(प्रशा)/ २९०७/ २०१६.- श्रीमती. स्वा. दि .अवसेकर , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, उस्मानाबाद 
यांची दिनांक ०४ व ०५ एप्रिल, २०१६ या ( ०२) दोन दिवसांची अर्जित रजा 


२५ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २ जून २०१६ : ज्येष्ठ १२ , शके १९३८ 

५८१ 
फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 

परवानगी देण्यात येते . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . शौ . बा . देसाई हे ३ रे सह दिवाणी 
पहा :- १. श्री . व. आ . पोकळे, जिल्हा न्यायाधीश - १, भूम यांचे पत्र जा . क्र . 

न्यायाधीश , व. स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 
८३२ / १६, दिनांक ०७ एप्रिल , २०१६ अन्वये प्राप्त झालेला विहित नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज . 

जर श्री . शौ . बा. देसाई हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सह 

दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 
आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 

( दोन ) 
निर्गमीत करितात - 

श्री . शौ . बा . देसाई , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अपर 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या 
क्र . काव्यवि/ ( प्रशा)/ ३११३ / २०१६.- श्री . व. आ . पोकळे , जिल्हा 

कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . रा . खं. राजेभोसले , ४ थे 
न्यायाधीश - १ , भूम यांची दिनांक १८ एप्रिल, २०१६ ते २२ एप्रिल , २०१६ या 

सह दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
( ०५ ) पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 

यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
१९८१ , मधील नियम - ५० नुसार (रजेमागील दिनांक १७ एप्रिल, २०१६ या 
एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून, दिनांक १६ उस्मानाबाद , ०७ एप्रिल , २०१६ . 
एप्रिल , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २३ एप्रिल , 

( आर . आर . देशमुख) , 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 
देण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व. आ .पोकळे हे जिल्हा न्यायाधीश - १ , 
भूम म्हणून काम पाहतील . 


२७ 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 


जर श्री . व. आ . पोकळे हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश- १, भूम म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


अधिसुचना 


( दोन ) 
श्री .व. आ .पोकळे, जिल्हा न्यायाधीश- १ , भूम यांच्या सदरील रजेच्या / 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री .ग . सो .ढोबळे , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , भूम यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 


उस्मानाबाद , ११ एप्रिल , २०१६. 


( आर . आर . देशमुख) , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


क्र .जिदुविअ / ला / सनि / ७९ / सन २०१६,- सहाय्यक निबंधक सहकारी 
संस्था,( दुग्ध ), लातूर या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , तळणी दुध 
व्यावसायीक सहकारी संस्था ,मर्या. तळणी, ता . औसा, जि . लातूर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २४ च्या ९( १) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषि संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषि संस्था असे वर्गीकरण करण्यात 
आले आहे . संस्थेची नोंदणी क्रमांक एलटीआर/ एएसए / एजीआर ( ओ)/ 
१८३३/ सन २०१६, दि . २२.०१ .२०१६ असा आहे . 
लातूर , २२ जानेवारी, २०१६. 

( ए . एस . कदम ) 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध) , लातूर . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १ . श्री . शौ . बा . देसाई , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ३००२ / १६, दिनांक ०६ एप्रिल , २०१६ अन्वये 
सादर केलेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 


आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) 
वाचा :- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा . क्र .जिविशा/ जा / का . व. सु / 
३७ ( १ ) ३/ २०१६- १७३७, दि . २६/ ०४/ २०१६ . 


क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ ३१०८ / २०१६ . - श्री . शौ . बा . देसाई , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, व .स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची 
दिनांक ११ एप्रिल, २०१६ ते १३ एप्रिल, २०१६ या ( ०३ ) तिन दिवसांची 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १९८१, मधील नियम - ५० 
नुसार (रजेमागील दिनांक ०८ एप्रिल , २०१६ ते १० एप्रिल , २०१६ आणि 
रजेपुढील दिनांक १४ व १५ एप्रिल , २०१६ या पाच दिवसाच्या सुट्टीच्या 


आदेश 


क्र . २०१६/ आरबी - डेस्क -१ / पोल - १ / कावि - १५५५५.- ज्या अर्थी माझ्या 
असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , सद्या जालना शहरात 


५८२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २ जून २०१६ : ज्येष्ठ १२ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
विद्युत भारनियमन सुरु असल्याने जिल्ह्यातील जनतेकडून नाराजी व्यक्त होत आहे . तसेच जिल्ह्यात पाणी टंचाई मोठ्या प्रमाणात असल्याने विविध 
होत आहे . तसेच जिल्ह्यातील पाणी टंचाई मोठ्या प्रमाणात असल्याने राजकीय व संघटनेच्या वतीने विविध मागण्या संदर्भात धरणे , मोर्चे, निदर्शने , 
विविध राजकीय पक्ष व संघटनेच्या वतीने विविध मागण्या संदर्भात धरणे, रास्तारोको इत्यादी सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता 
मोर्चेनिदर्शने , रास्तारोको इत्यादी सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम नाकारता येत नाही . 
घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

दिनांक १ मे २०१६ रोजी महाराष्ट्र दिनानिमित्त संपुर्ण जिल्ह्यात 
दिनांक १ मे २०१६ रोजी महाराष्ट्र दिनानिमित्त संपुर्ण जिल्ह्यात ध्वजारोहन कार्यक्रम घेण्यात येणार आहेत . तसेच कामगार दिनानिमित्त 
ध्वजारोहन कार्यक्रम घेण्यात येणार आहेत. तसेच कामगार दिनानिमित्त 

काही लोक आपल्या विविध मागण्या करिता धरणे , मोर्चे, निदर्शने , रास्तारोको 
काही लोक आपल्या विविध मागण्या करिता धरणे , मोर्चे, निदर्शने, रास्तारोको 

इत्यादी सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता नाकारता 
इत्यादी सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता नाकारता 

येत नाही , वरील पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
येत नाही , वरील पार्श्वभुमी लक्षात घेता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित 

शक्यता नाकारता येत नाही , त्या अर्थी मी , आर. टी . इतवारे , अपर 
राहणेसाठी व जिल्ह्यात कोठेही अनुचित प्रकार घडू नये त्यासाठी जालना 

जिल्हादंडाधिकारी , जालना मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ 
जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) लागू करणे 

( १ ) अन्वये अधिकाराचा वापर करून याद्वारे खालील निर्देश देत आहे, 
आवश्यक आहे . 

शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्याव्यतिरिक्त इतर कोणतीही व्यक्ती 
त्या अर्थी मी , आर . टी . इतवारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना 

सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्या आसपास , 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( ३ ) अन्वये अधिकाराचा वापर 
करुन याद्वारे पाच ( ५) किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा सभा , 

१) . शस्त्रे , लाठ्या , सोटे , बंदुके , तलवारी , भाले , चाकू , व इतर 
मिरवणूका, मोर्चा काढण्यास मनाई करीत आहे . 

शरीरास इजा अथवा अपाय करण्याऱ्या वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 


२). तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हाताळता येतील अशी घातक 
वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 


हा आदेश कामावरील कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना 
लागू होणार नाही . तसेच विवाह , अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधीक्षक जालना 
व उपविभागातील पोलीस अधिकारी जालना , अंबड , परतूर , भोकरदन यांनी 
विशेषरीत्या परवानगी दिलेल्या मिरवणूका , सभा , मोर्चा यांना लागू होणार 
नाही . 


३). दगड किंवा इतर उपकरणे किंवा ( Means of Cousting )प्रवर्तक 
शस्त्रे गोळा करून ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही . 


हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक २९ / ०४/ २०१६ चे ०६ .०० 
वाजेपासून ते दिनांक १३ /०५/ २०१६ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 


४). व्यक्तींच्या किंवा समूहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखविण्याचे उद्देशाने 
असभ्यतेने भाषण म्हणणार नाही , वाद्य वाजविणार नाही, गाणे म्हणणार 
नाही . 


हा आदेश आज दिनांक २६/ ०४/ २०१६ रोजी माझ्या सही-शिक्यानिशी 
देण्यात आला आहे . 


५). व्यक्तीचे किंवा शवाचे किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार 
नाही . 


जालना , २६ एप्रिल, २०१६ . 


( आर . टी . इतवारे ) 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना 


६). आवेषी भाषण , अंगविक्षेप , विडंबनापर नकला करणार नाही आणि 
सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा अराजक माजेल अशी चित्रे, निशाणी, घोषणा पत्रे 
किंवा कोणतीही वस्तू बाळगणार नाही . 


२९ 


हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक २९ /०४/ २०१६ रोजीचे ०६ .०० 
वाजेपासून ते दिनांक १३/०५/ २०१६ चे २४ .०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) 


हा आदेश आज दिनांक २६ / ४/ २०१६ रोजी माझ्या सही-शिक्यानिशी 
देण्यात आला आहे . 


वाचा :- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा .क्र .जिविशा/ जा / का . व. सु / 
२०१६ -, १७३७ दि . २६ .४. २०१६ 


जालना , २६ एप्रिल, २०१६ . 


आदेश 


( आर. टी . इतवारे ) 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना 


क्र . २०१६ / आरबी - डेस्क - १ / पोल - १/ कावि - १५५५६ ,- ज्या अर्थी माझ्या 
असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , सद्या जालना शहरात 
विद्युत भारनियमन सुरु असल्याने जिल्ह्यातील जनतेकडून नाराजी व्यक्त 


३० 


३२ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २ जून २०१६ : ज्येष्ठ १२ , शके १९३८ 

५८३ 
after office hour of 30 /04 /2016 till before office hour 

of 06 /05/ 2016 to Smt V . P . Phadnis, Civil Judge ( J.D .) 
BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 

& J. M . F .C ., Partur. 
OFFICE ORDER 

On return from the said leave Smt V . P . Phadnis , is 
( NO. B-2/ 30 OF 2016 ) 

reposted as Civil Judge (J. D .) & J.M .F .C ., Partur. 
READ :- Application dated 29 /04 /2016 Submitted 

No locum tenens is necessary . 
by Shri D . B . Mhalatkar, 6th Jt. Civil Judge , ( SD ) Jalna Certified under note 2 below M .C .S ( Pay ) Rule 39 
for grant of earned leave and order passed on it. 

that, Smt V . P . Phadnis, would have continued to 

officiate as Civil Judge (J. D .) & JMFC , Partur had she 
No./Estt./ 1576 / of 2016 . : -- The Principal District 

not proceed on leave for the above period . 
& Sessions Judge, Jalna is pleased to grant earned leave 
for (06 ) days w. e.f. 02 /05/ 2016 to 07 / 05 / 2016 with In her absence the charge of her Court is keptwith 
benefit of availment of suffixing holidays falling on 08 / Shri M . S . Quazi, Jt. Civil Judge (J. D .) & J. M .F .C ., 
05 / 2016 with Permission to leave the headquarter to Partur in addition to his own duties. 
Shri D .B . Mhalatkar, 6th Jt. Civil Judge (SD ), Jalna. 

Note has been taken in the Service Book of the 
On return from the said leave Shri D . B .Mhalatkar, 

concerned. 
is reposted as 6th Jt. Civil Judge (SD), Jalna. 

Jalna , 29/ 04/ 2016 . 
No locum tenens is necessary . 

(SmtS . S . Kosamkar), 

Principal District & Sessions 
Certified under note 2 below M . C . S (Pay ) Rule 39 

Judge, Jalna . 
that, Shri D . B . Mhalatkar would have continued to 
officiate as 6th Jt . Civil Judge (SD ), Jalna had he not 
proceed on leave for the above period . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
In his absence the charge of his Court is keptwith पहा :- १. श्री . म. सु . मुंगले , जिल्हा न्यायाधीश- १ , उमरगा यांचेपत्र जा .क्र . 
Shri A . R . Ubale, 5th Jt. Civil Judge (SD ), Jalna in ५१४/ १६ , दिनांक २२ एप्रिल , २०१६ रोजी प्राप्त झालेला विहित नमुन्यातील 
addition to his own duties. 

परिवर्तीत रजेचा अर्ज. ( सोबत वैद्यकिय प्रमाणपत्र ) 

आदेश 
Note has been taken in the Service Book of the 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
concerned. 

निर्गमीत करितात - 
Jalna , 02 /05/ 2016. 

क्र . काव्यवि /(प्रशा)/ ३५२९ / २०१६ ,- श्री .म . सु . मुंगले , जिल्हा 
(Smt S .S . Kosamkar ), 

न्यायाधीश - १, उमरगा यांची दिनांक २२ एप्रिल, २०१६ ते २५ मे , २०१६ या 
Principal District & Sessions 

( ३४) चौतीस दिवसांची वैद्यकिय कारणावरून परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र 
Judge,Jalna. 

नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम - ६१ नुसार मंजूर करण्यांत 

येवून , सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 
३१ 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . म. सु . मुंगले, जिल्हा न्यायाधीश- १ , 

उमरगा म्हणून काम पहातील . 
BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 

__ जर श्री .म. सु . मुंगले , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
OFFICE ORDER 

न्यायाधीश-१ , उमरगा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
( NO . B-2/29 OF 2016 ) 

श्री .म . सु . मुंगले , जिल्हा न्यायाधीश -१ , उमरगा यांच्या सदरील 
READ :- Application dated 26/ 04/ 2016 Submitted रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचाविशेष कार्यक्षेत्राचा कार्यभार हा 
by Smt V. P. Phadnis, Civil Judge (JD) & JMFC , Partur श्री . श.इ. पठाण , जिल्हा न्यायाधीश-२ , उस्मानाबाद यांच्याकडे आणि किरकोळ 
for grant of earned leave and order passed on it. 

कार्यक्षेत्राचा कार्यभार हा श्री .नि . ला . काळे , दिवाणी न्यायाधीश ,व स्तर , उमरगा 

यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
No./ Estt ./ 1483 / of 2016 .: -- The Principal District 

उस्मानाबाद , २२ एप्रिल, २०१६ . 
& Sessions Judge, Jalna is pleased to grant earned leave 

( आर . आर . देशमुख) , 
for (04) days w. e.f. 02 / 05 / 2016 to 05 / 05 / 2016 with 
benefit of availment of prefixing holidays falling on 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 
01/05/ 2016 with Permission to leave the headquarter 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


३३ 


५८४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र २ जून २०१६ : ज्येष्ठ १२ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 

जर श्रीमती. स्वा .दि . अवसेकर ह्या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

त्या ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग , 
पहा :- १ . श्री .उ. प्र .कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , उमरगा उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 
यांचे पत्र जा . क्र . ८४१/ १६ , दिनांक २७ एप्रिल , २०१६ रोजी प्राप्त झालेला 

( दोन ) 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
आदेश 

श्रीमती. स्वा .दि . अवसेकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, व 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 

न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उस्मानाबाद यांच्या सदरील रजेच्या कालावधीत 
करितात - 

त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . ना . चं. बोरफळकर , ५ वे सह दिवाणी 
क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ ३५८७/ २०१६.- श्री . उ.प्र .कुलकर्णी, सह दिवाणी 

न्यायाधीश, क. स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा यांची दिनांक २९ व ३० एप्रिल , २०१६ या 

उस्मानाबाद , २९ एप्रिल , २०१६ 
( ०२ ) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९८१, मधील नियम - ५० नुसार ( रजेपुढील दिनांक ०१ मे , २०१६ या एक 

( आर . आर. देशमुख) , 
दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह) मंजूर करण्यात येवून, दिनांक २८ एप्रिल , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०२ मे , २०१६ रोजी 

३५ 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . उ.प्र.कुलकर्णी, हे सह दिवाणी न्यायाधीश , पहा :- १ . श्री . आ . सो .मुंडे, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कळंब यांचे पत्र 
व . स्तर , उमरगा म्हणून काम पहातील . 

जा . क्र . १७९१/१६ , दिनांक २२ एप्रिल , २०१६ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत 

नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
जर श्री . उ.प्र. कुलकर्णी हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 

आदेश 
दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर , उमरगा म्हणुन कार्यरत राहिले असते . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
( दोन ) 

करितात - 

क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ ३५७५/ २०१६.- श्री . आ . सो .मुंडे, दिवाणी न्यायाधीश, 
श्री . उ.प्र .कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर ,उमरगा यांच्या सदरील 

क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब यांची दिनांक २७ एप्रिल , २०१६ 
रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री .नि . ला .काळे, 

ते २९ एप्रिल , २०१६ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 

सेवा (रजा ) नियम १९८१, मधील नियम- ५० नुसार मंजूर करण्यांत येवून , 
उस्मानाबाद , २८ एप्रिल , २०१६ 

दिनांक २६ एप्रिल , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ३० 
( आर . आर . देशमुख) , 

एप्रिल , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 

देण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आ . सो .मुंडे हे दिवाणी न्यायाधीश , 

क . स्तर ,न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, कळंब म्हणून काम पहातील . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 
पहा :- १. श्रीमती. स्वा .दि . अवसेकर , ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 

___ जर श्री . आ . सो .मुंडे हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ३६३५ / १६ , दिनांक २८ एप्रिल, २०१६ अन्वये 

न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र .वर्ग , कळंब म्हणून कार्यरत 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

राहिले असते . 
आदेश 

( दोन ) 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 

श्री आ . सो .मुंडे, दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , 
करितात - 

कळंब यांच्या सदरील रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
क्र . काव्यवि /(प्रशा )/ ३६०५/ २०१६ .- श्रीमती. स्वा .दि . अवसेकर , ४थे सह । 

दिनांक २७ व २८ एप्रिल , २०१६ या दोन दिवसाचा कार्यभार हा श्री .प्रि .म.पाटील , 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उस्मानाबाद यांची 

सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, प्र .वर्ग, कळंब यांच्याकडे 
दिनांक २६ व २७ एप्रिल , २०१६ या ( ०२) दोन दिवसांची अर्जित रजा आणि दिनांक २९ एप्रिल , २०१६ रोजीचा कार्यभार हा श्री . स.शि . उबाळे , २ 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ , मधील नियम -५० नुसार कार्योत्तर रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, कळंब 
मंजूर करण्यांत येते . 

यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो. 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती. स्वा . दि . अवसेकर ह्या ४ थे सह उस्मानाबाद , २७ एप्रिल, २०१६ 
दिवाणी न्यायाधीश, क .स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , उस्मानाबाद म्हणून 

( आर . आर. देशमुख ) , 
काम पहातील. 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


३४ 


३६ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २ जून २०१६ : ज्येष्ठ १२ , शके १९३८ 

५८५ 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१, मधील नियम- ५० नुसार (रजेपुढील 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

दिनांक ०१ मे , २०१६ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायदयासह ) मंजूर 
पहा :- १ . श्री .ग .वि .देशपांडे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , करण्यात येवून , दिनांक २५ एप्रिल , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ३३६६ / २०१६ , दिनांक १८ एप्रिल, २०१६ पासून ते दिनांक ०२ मे , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
अन्वये सादर केलेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 
आदेश 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . अ . ना . माने हे २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 

क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र .वर्ग , भूम म्हणून काम पहातील . 
निर्गमीत करितात - 

जर श्री . अ . ना .माने हे सदरी रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सह दिवाणी 
क्र . काव्यवि/(प्रशा)/३३०९ / २०१६.- श्री .ग.वि. देशपांडे, २ रे सह दिवाणी 

न्यायाधीश , क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, भूम म्हणुन कार्यरत राहिले 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, उस्मानाबाद यांची दिनांक 

असते . 
१८ एप्रिल , २०१६ ते २० एप्रिल, २०१६ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम- ५० नुसार (रजेमागील 

( दोन ) 
दिनांक १७ एप्रिल , २०१६ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर 

श्री . अ. ना .माने , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , 
करण्यांत येवून, दिनांक १६ एप्रिल , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून 

प्र . वर्ग , भूम यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या 
ते दिनांक २१ एप्रिल , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 

न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . अ. अ. भोसले , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, भूम यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ग.वि .देशपांडे हे २ रे सह दिवाणी 

उस्मानाबाद , २२ एप्रिल , २०१६ 
न्यायाधीश, क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, उस्मानाबाद म्हणून काम 
पाहतील . 

( आर . आर . देशमुख ) , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 
जर श्री .ग .वि .देशपांडे हे सदरी रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग , उस्मानाबाद म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
( दोन ) 
श्री . ग. वि . देशपांडे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व 

उस्मानाबाद जिल्ह्यात खालील प्रमाणे कार्यक्रम आयोजित आहेत , 
न्यायदंडाधिकारी , प्र .वर्ग , उस्मानाबाद यांच्या सदरील रजेच्या / सुट्टीच्या १. दि .१४/ ४/ २०१६ ते ३० / ४/ २०१६ या कालावधीत डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा व त्यांच्याकडे असलेला सह दिवाणी जयंती उत्सव चालू आहे . 
न्यायाधीश, क . स्तर , उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 

२. दि .१९/ ४/ २०१६ ते २३/ ०४/ २०१६ या कालावधीत श्री तुळजाभवानी देवी 
श्रीमती . स्वा . दि . अवसेकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व चैत्रीपोर्णिमा यात्रा तुळजापूर आयोजित आहे. 
न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 

३ . दि .२० / ०४/ २०१६ ते २९ / ०४/ २०१६ या कालावधीत उस्मानाबाद येथिल 
उस्मानाबाद , १८ एप्रिल , २०१६ . 

हजरत खॉजा शम्सोधीन गाजी यांचा ऊर्स आयोजित आहे . तसेच दि . १६/ 

४/ २०१६ ते २० /०४/ २०१६ पावेतो परंडा येथे खाजा बद्रोद्यीन चिस्ती दर्गा 
( सौ . प्रा . प्र . कुलकर्णी) , 

यांचा ऊर्स आयोजित आहे. 
प्र. प्रमुखजिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 

४. दि .२१/ ४/ २०१६ ते २८/ ०४/ २०१६ पावेतो येडेश्वरी देवी येरमाळा चैत्रीपोर्णिमा 

यात्रा आयोजित आहे . तसेच दि . २२/ ०४/ २०१६ रोजी हनुमान जयंती 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

साजरी होणार आहे . 
पहा :- १ . श्री . अ . ना . माने , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , भूम 

५. विविध पक्ष व संघटना यांच्या वतीने त्यांच्या विविध मागण्यासाठी 
यांचे पत्र जा .क्र . ११८३/ १६ , दिनांक २२ एप्रिल ,२०१६ अन्वये प्राप्त झालेला 

( मुस्लिम आरक्षण , मराठा आरक्षण ,चारा टंचाई , पाणी टंचाई शेतकरी 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई-मेल संदेश . 

आत्महत्या या कारणामुळे ) अचानकपणे आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची 
आदेश 

शक्यता आहे . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 

अधिसुचना 
करितात - 
क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ ३५०१/ २०१६.- श्री . अ. ना .माने , २ रे सह दिवाणी 

मुंबई पोलीस कायदा १९५१ चे कलम ३७ ( १ )( ३ ) प्रमाणे बंदी आदेश . 
न्यायाधीश , क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, भूम यांची दिनांक २६ क्रमांक - २०१६/ एमएजी - १/ सीआर - ४, जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय , 
एप्रिल , २०१६ ते ३० एप्रिल , २०१६ या ( ०५ ) पाच दिवसांची अर्जित रजा उस्मानाबाद ,- वरील प्रमाणे धार्मिक सण / उत्सव व इतर आंदोलनात्मक 


३८ 


पहा 


५८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २ जून २०१६ : ज्येष्ठ १२ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
कार्यक्रम जिल्हयात शांततेत व सुरळीत पार पडण्याकरीता तसेच कायदा व यांना राहतील . 
सुव्यवस्था अबाधीत राहणेसाठी म्हणून पोलीस अधिक्षक , उस्मानाबाद यांनी 

हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे संपुर्ण हद्दीपावेतो दिनांक २३/ ०४/ २०१६ 
त्यांचे गोपनिय पत्र जा .क्र .जिविशा/बंदी आदेश / १६४९/ २०१६ उस्मानाबाद 

चे ०६.०० पासून ते दिनांक ०१/ ०५/ २०१६ चे २४.०० वाजेपर्यंत ( दोन्ही 
दि .१४/ ०४/ २०१६ अन्वये उस्मानाबाद जिल्हयात मुंबई पोलीस अधिनियम दिवस धरुन ) अंमलात राहतील . 
१९५१ चे कलम ३७ ( १)( ३) प्रमाणे बंदी आदेश लागू करण्याबाबत विनंती 

हे आदेश आज दिनांक २२ /०४ / २०१६ रोजी माझे सही व या कार्यालयाचे 
केली आहे . पत्रातील आशय विचारात घेता मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ 

शिक्क्यानिशी निर्गमित केले आहेत . 
चे कलम ३७( १ ) व (३ ) लागू करण्या इतपत माझे समाधान झाले आहे . 

उस्मानाबाद, २२/ ०४/ २०१६ 
त्या अर्थी मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे ( १९५१ चा अधिनियिम २२ ) 
चे कलम ३७ ( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर 

दुर्वाचनिय , 
करुन , मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , याव्दारे असे आदेश देत 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, उस्मानाबाद . 
आहे की , शासकीय कर्तव्ये पार पाडणाऱ्या व्यक्ती खेरीज अन्य कोणत्याही 
व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास : 

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
१) शस्त्र , लाठया , काठया ,बंदुका, तलवारी , चाकू , रिव्हॉल्वर इत्यादी 
जवळ बाळगता येणार नाहीत . 

उस्मानाबाद जिल्हयात खालील प्रमाणे कार्यक्रम आयोजित आहेत , 


२ ) ज्या शारिरीक इजा करणेस कारणीभूत ठरतील किंवा सहज 
बाळगता येतील अशा वस्तू जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


१. दि . ०८ /०४/ २०१६ रोजी गुडीपाडवा हा उत्सव साजरा होणार आहे . 


२. दि . १४/०४/ २०१६ ते ३०/०४/ २०१६ पावोतो डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 
जयंती उत्सव साजरा होणार आहे . 


३) कोणतेही क्षार , द्रव पदार्थ , स्फोटके जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


४ ) दगड , क्षेपणास्त्रे , किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे जवळ बाळगता येणार 
नाहीत किंवा ठेवता येणार नाहीत , वाहून नेता येणार नाहीत . 


३ . विविध पक्ष व संघटना यांच्या वतीने त्यांच्या विविध मागण्यासाठी 
( मुस्लिम आरक्षण , मराठा आरक्षण , चारा टंचाई , पाणी टंचाई शेतकरी 
आत्महत्या या कारणामुळे ) अचानकपणे आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची 
शक्यता आहे . 


५ ) आवेशी भाषणे , अंगविक्षेप , विडंबनात्मक नकला करता येणार नाहीत . 


अधिसुचना 


६ ) सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल अशी किंवा अराजकता 
माजेल अशी चित्रे, नकाशे , घोषणा फलके , चिन्हे किंवा अशी कोणतीही 
वस्तु जवळ बाळगता येणार नाही . 


मुंबई पोलीस कायदा १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे बंदी आदेश . 


७ ) व्यक्तीचेकिंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे/ प्रतिमाचे प्रदर्शन करता येणार 
नाही . 


८ ) व्यक्ती किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून दुखविण्याच्या उद्देशाने 
वाद्य वाजवणार नाहीत . 


क्रमांक - २०१६/ एमएजी- १/ सीआर-४ वरील प्रमाणे धार्मिक सण/ उत्सव 
व इतर आंदोलनात्मक कार्यक्रम जिल्हयात शांततेत व सुरळीत पार 
पडण्याकरीता तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राहणेसाठी म्हणून 
पोलीस अधिक्षक , उस्मानाबाद यांनी त्यांचे गोपनिय पत्र जा .क्र . जिविशा/बंदी 
आदेश / १४२० / २०१६ उस्मानाबाद दि .०२/ ०४/ २०१६ अन्वये उस्मानाबाद 
जिल्हयात मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ )( ३ ) प्रमाणे बंदी 
आदेश लागू करण्याबाबत विनंती केली आहे . पत्रातील आशय विचारात 
घेता मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( १) व ( ३ ) लागू करण्या 
इतपत माझे समाधान झाले आहे . 


हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक २३ / ०४ / २०१६ चे ०६ .०० 
पासून ते दिनांक ०१/ ०५ / २०१६ चे २४ .०० वाजेपावेतो ( दोन्ही दिवस धरून ) 
अंमलात राहतील . 


आणखी असेही आदेश देत आहे, की सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेसाठी 
खालील आदेश पाळणे अत्यावश्यक आहे . त्याअर्थी मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ ( १९५१ चा कायदा २२ ) चे कलम ३७( ३) प्रमाणे मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , 
उस्मानाबाद जिल्हयाच्या कोणत्याही सडकेवर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी 
एका ठिकाणी पाच किंवा अधिक व्यक्तींना एकत्रित येण्यास किंवा मिरवणुका 
काढण्यास मनाई करीत आहे आणि असेही आदेशीत करीत आहे की , 
शासकिय कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी, कर्मचारी किंवा शासनाचे 
अधिकारी , कर्मचारी , अंत्य यात्रा , धार्मिक कार्यक्रम यास हे आदेश लागू 
राहणार नाहीत . उक्त कालावधीत मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार 
पोलीस अधिक्षक, उपअधिक्षक , मंडळ पोलीस निरीक्षक , पोलीस उपनिरीक्षक 


त्या अर्थी मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे ( १९५१ चा अधिनियिम २२ ) 
चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर 
करुन , मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , याव्दारे असे आदेश देत 
आहे की , शासकीय कर्तव्ये पार पाडणाऱ्या व्यक्ती खेरीज अन्य कोणत्याही 
व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास : 


१ ) शस्त्र , लाठया , काठया , बंदुका , तलवारी , चाकू , रिव्हॉल्वर इत्यादी 
जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


२) ज्या शारिरीक इजा करणेस कारणीभूत ठरतील किंवा सहज 
बाळगता येतील अशा वस्तू जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २ जून २०१६ : ज्येष्ठ १२ , शके १९३८ 

५८७ 
३) कोणतेही क्षार , द्रव पदार्थ, स्फोटके जवळ बाळगता येणार नाहीत . 

अधिसुचना 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ वे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे , 
४) दगड , क्षेपणास्त्रे , किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे जवळ बाळगता येणार 

क्रमांक - २०१६/ एमएजी/ डेस्क -१/ कावि- ६२७ दिनांक ३० / ०३/ २०१६ , 
नाहीत किंवा ठेवता येणार नाहीत , वाहून नेता येणार नाहीत . 

ज्याअर्थी पोलीस अधिक्षक , लातूर यांनी संदर्भ क्रं . १चे पत्रान्वये कायदा व 
५ ) आवेशी भाषणे , अंगविक्षेप , विडंबनात्मक नकला करता येणार नाहीत . सुव्यवस्था, सार्वजनिक शांतता व सार्वजिनक सुरक्षितता राखणेसाठी महाराष्ट्र 

पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( १ )(३ ) ची तरतुद लागू करणेची 
६ ) सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल अशी किंवा अराजकता 

मागणी केली आहे . व सदर तरतुद लागू करणेसाठी माझे समाधान झाले 
माजेल अशी चित्रे , नकाशे, घोषणा फलके, चिन्हे किंवा अशी कोणतीही 

असल्याने जिल्हयात कायदा व सुव्यवस्था टिकुन रहावी या दृष्टीकोनातुन 
वस्तु जवळ बाळगता येणार नाही . 

प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करणे आवश्यक आहे . 
७) व्यक्तीचेकिंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे/ प्रतिमाचे प्रदर्शन करता येणार नाही . 

___ त्या अर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे ( १९५१ चा अधिनियिम 
८ ) व्यक्ती किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून दुखविण्याच्या उद्येशाने ३२ ) चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर 
वाद्य वाजवणार नाहीत . 

करुन मी , नारायण उबाळे , अपर जिल्हादंडाधिकारी, लातुर खालील 

गोष्टीस मनाई करीत आहे . 
हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक ०८ / ०४/ २०१६ चे ०६.०० 

( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे, बंदुका सुरे , काठया किंवा 
पासून ते दिनांक १६/०४/ २०१६ चे २४ .०० वाजेपावेतो ( दोन्ही दिवस धरून ) 

लाठया किंवा शारिरीक ईजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
अंमलात राहतील . 

वस्तू बरोबर नेणे. 
आणखी असेही आदेश देत आहे, की सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेसाठी ( २ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
खालील आदेश पाळणे अत्यावश्यक आहे . त्याअर्थी मुंबई पोलीस अधिनियम 

( ३ ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे , सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
१९५१ ( १९५१ चा कायदा २२ ) चे कलम ३७( ३) प्रमाणे मला प्रदान करण्यात 

उपकरणे किंवा बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे . 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , 
उस्मानाबाद जिल्हयाच्या कोणत्याही सडकेवर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी ( ४ ) व्यक्तीचे अथवा प्रेते , किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे 
एका ठिकाणी पाच किंवा अधिक व्यक्तींना एकत्रित येण्यास किंवा मिरवणुका प्रदर्शन करणे , जाहिरपणे घोषणा करणे ,गाणे म्हणने वाद्य वाजविणे . 
काढण्यास मनाई करीत आहे आणि असेही आदेशीत करीत आहे की , 

( ५ ) अशा प्रधिकाऱ्यांच्या तो ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमता यास धोका 
शासकिय कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी , कर्मचारी किंवा शासनाचे 

पोहोचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये 
अधिकारी , कर्मचारी, अंत्य यात्रा , धार्मिक कार्यक्रम यास हे आदेश लागू 

राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपुर्ण 
राहणार नाहीत . उक्त कालावधीत मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार 

भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि चित्रे, चिन्हे फलक 
पोलीस अधिक्षक , उपअधिक्षक, मंडळ पोलीस निरीक्षक , पोलीस उपनिरीक्षक 

किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तु तयार करणे, त्यांचे प्रदर्शन 
यांना राहतील . 

करणे ,किंवा जनतेत प्रसार करणे . 
हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे संपुर्ण हद्दीपावेतो दिनांक ०८ / ००४ / 

हा आदेश संपुर्ण लातूर जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक ०१/ ०४ / २०१६ रोजीचे 
२०१६ चे ०६ .०० पासून ते दिनांक १६ / ०४/२०१६ चे २४.०० वाजेपर्यंत 

०० .०१वा.पासून ते दिनांक - १५ / ०४/ २०१६ रोजी २४ .०० वाजेपर्यंत ( दोन्ही 
( दोन्ही दिवस धरुन ) अंमलात राहतील . 

दिवस धरून) लागू राहिल . 
हे आदेश आज दिनांक ०७/ ०४/ २०१६ रोजी माझे सही व या कार्यालयाचे 

२. आणि ज्याअर्थी सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राहण्याकरीता 
शिक्क्यानिशी निर्गमित केले आहेत . 

खालील आदेश काढणे आवश्यक आहे . 


उस्मानाबाद , ०७/ ०४/ २०१६ 


दुर्वाचनिय , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , उस्मानाबाद . 


४० 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे ( १९५१ चा अधिनियम २२) चे 
कलम ३७( १)( ३) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर 
करुन मी , नारायण उबाळे , अपर जिल्हादंडाधिकारी, लातूर या द्वारे 
संपुर्ण लातूर जिल्ह्याचे हद्यीत कोणत्याही सडकेवर किंवा कोणत्याही एका 
ठिकाणी पाच किंवा अधिक व्यक्तींना एकत्रित येण्यास किंवा मिरवणुका 
काढण्यास मनाई करीत आहे . आणखी असे की , हा आदेश कामावरील 
कोणत्याही पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी, आणि विवाह , 
अंत्ययात्रा यांना लागं राहणार नाही , सभा, धार्मिक मिरवणक , मोर्चा, 
उपोषण यांना परवानगी देण्याचे अधिकार , पोलीस अधिक्षक , पोलीस 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
संदर्भ:-१. पोलिस अधिक्षक , लातूर यांचे पत्र क्रमांक जिविशा./ का .व सु. 
१११५ / २०१६/ दि . २९ / ०३/ २०१६ . 


1 / 


४२ 


५८८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २ जून २०१६ : ज्येष्ठ १२ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
उपअधिक्षक व संबधित पोलीस निरिक्षक , पोलीस उपनिरिक्षक जिल्हा 
लातूर यांना राहतील . त्यांनी परवानगी देण्यापुर्वी संबधित उपविभागीय 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
दंडाधिकारी किंवा तालुका कार्यकारी दंडाधिकरी यांच्याशी सल्लामसलत 
करून दयावी . पोलीस खात्याचे परवानगी दिल्याची लेखी माहिती त्वरीत पहा :-१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दि .२१.७. २०१५ . 
संबधित उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा तालुक कार्यकारी दंडाधिकारी यांना 

२) श्री . एस . जे. गायकवाड , ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
कळवावे. 

लातूर यांची दि . २.५.२०१६ ते ४.५.२०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित 
हा आदेश संपुर्ण जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक - ०१ /०४/ २०१६ रोजीचे 

रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
०० .०१ वाजे पासून ते दिनांक - १५ / ०४ / २०१६ रोजीचे २४ .०० वाजेपर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) लागू राहतील . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
वरील आदेश आज दिनांक २१/ ०३/ २०१६ रोजी माझ्या सही व 
शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात आले . 

आदेश 


लातूर , २१ /०४ / २०१६ 


( नारायण उबाळे ) 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, लातूर . 


क . काव्यवि( प्रशा )/ १७४४/ २०१६ ,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . एस . जे. गायकवाड , ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, लातूर 
यांची दिनांक २.५ .२०१६ ते ४.५ . २०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित 
रजा , रजेच्या मागे दिनांक १. ५.२०१६ रोजी महाराष्ट्र दिनानिमित्त असलेल्या 
सुट्टीचे लाभासह मंजूर करीत आहेत. तसेच त्यांना दिनांक ३०.४.२०१६ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ५.५. २०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 


४१ 


प्रमुखजिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/१६१९/ २०१६ , 
दिनांक १९ /०४/ २०१६ . 


श्री .एस . जे . गायकवाड , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


२ ) श्रीमती व्ही . पी . पाटील , तत्कालीन ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , लातूर यांची मंजूर अर्जित रजा रद्द करणेबाबतचे पत्र क्रमांक १२२४/ 
२०१६ , दि . २७/ ४/ २०१६ . 


श्री. एस. जे.गायकवाड , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे खालील प्रमाणे आदेश देत 
आहेत . 


श्री .एस . जे . गायकवाड , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.७.२०१५ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 


क्रमांक कावयवि ( प्रशा)/ १७४१/ २०१६, 


लातूर , २८ एप्रिल , २०१६ 


( व्ही . डी . डोंगरे ) 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 


हा न 


१ ) श्रीमती व्ही . पी . पाटील , तत्कालीन ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, लातूर सध्या ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , सोलापूर 
यांची जिल्हा न्यायालयाच्या आदेश क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/१६१९ / २०१६, 
दिनांक १९.४ .२०१६ नुसार मंजुर करण्यांत आलेली दिनांक २८ .४. २०१६ ते 
३० .४.२०१६ पर्यंतची (०३ ) दिवसाची अर्जित रजा रद्द करण्यात येत आहे . 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 


२) सदरील आदेशाची नोंद संबंधित न्यायीक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


अधिसुचना 


लातूर , २८ एप्रिल , २०१६ . 


( व्ही . डी .डोंगरे) , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


क्र .जिदुविअ/ ला / सनि/ ३९३/ सन २०१६. - सहाय्यक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ), लातूर या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , श्री संत 
विठ्ठल महाराज महिला दुध व्यवसायीक सहकारी संस्था , मर्या. सांडोळ , 
ता . चाकूर ,जि . लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० 
चे कलम २४ च्या ९ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २ जून २०१६ : ज्येष्ठ १२ , शके १९३८ 

५८९ 
१० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर दिनांक २७/ ०४/ २०१६ ते दिनांक ०५/ ०५/ २०१६ रोजी दरम्यान दाक्षायणी 
कृषी संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. संस्थेची नोंदणी क्रमांक देवी यात्रा ही लासुरगांव येथे साजरी होणार आहे . 
एलटीआर/ सीकेआर/ ओजीआर( ओ)/१७९४/ सन २०१६. दिनांक २८ .०४. २०१६ 

औरंगाबाद ग्रामिण जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये 
असा आहे . 

तसेच कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित राहावी म्हणून पोलीस 
लातूर , ३० . ०४ . २०१६ 

अधिक्षक ग्रामिण यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक जिविशा/ औ/ कावसु -/ ३७( १ ) ( ३ ) 

२०१६-८५४ दिनांक ०४/ ०४ / २०१६ अनव्ये मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे 
( ए. एस . कदम) , 
सहाय्यक निबंधक , 

कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ (३ ) चे लागू करणे बाबत विनंती केली आहे . 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), लातूर . 

___ आणि त्या अर्थी अशा विविध कारणामुळे औरंगाबाद ( ग्रामिण ) जिल्ह्यात 
सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहवी यासाठी 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ ( ३ ) अन्वये 
४४ 

मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ .निधि पांडेय , 
सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद 

ग्रामिण जिल्हायात शासकिय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ती व्यतीरिक्त अन्य 
अधिसुचना 

कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्यांच्याजवळपास कोणतीही व्यक्ती , 


१. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , सोटा , 

तलवारी , भाले, दंडे, बंदुका , रिव्हाल्वर , सुरे , काट्या , किंवा लाट्या 
शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही 
वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 


क्र .जिदुविअ / ला / सनि/ ३९५/ सन २०१६ . - सहाय्यक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ), लातूर या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , रोकडेश्वर 
दुध व्यवसायीक सहकारी संस्था , मर्या. तळेगाव , ता . अहमदपूर, जि . लातूर 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २४ च्या ९ 
( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचेनियम क्रमांक १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण 
करण्यात आले आहे . संस्थेची नोंदणी क्रमांक एलटीआर/ एपीआर / 
ओजीआर( ओ )/ १८२५/ सन २०१६ , दिनांक २८ .०४ .२०१६ असा आहे . 


ण 


२. कोणताही क्षार , द्रव्यपदार्थ, दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ 

जवळ बाळगणार नाही . 


लातूर , ३० .०४ . २०१६ 


३ . दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा प्रर्वतक किंवा क्षेपनिक उपकरणे 

किंवा निकॉस्टि द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ 
बाळगणार नाही , किंवा वाहून नेता येणार नाही. तसेच क्षेपणास्त्रे 
सोडावयाची किंवा फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार 
नाही किंवा तयार करणार नाही. 


( ए . एस .कदम ) , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध) , लातूर . 


४ . कोणत्याही व्यक्तिच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून देखाव्याच्या 

उद्येशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणेकिंवा जाहीरपणे 
किंवा प्रक्षोभक किंवा जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार नाहीत . 
प्रतिमा अथवा प्रते किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन करणार नाही . 


४५ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( १ ) व ३७( ३ ) अन्वेय 
खालील . 


५ . जाहीरपणे घोषणा देणार नाही , गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनिक 

शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही. 


आदेश 


क्र . २०१६/ गृहशाखा / दंडविभाग / कावि - २९९,- औरंगाबाद ग्रामिण 
जिल्हयात ( १) दिनांक १४/ ०४/ २०१६ रोजी डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 
निमित्त मिरवणुका व इतर कार्यक्रम आयोजित केले जातात . ( २) दिनांक 
१५ /०४/ २०१६ रोजी रामनवमी साजरा होणार आहे . (३ ) दिनांक १९/ ०४/ 
२०१६ रोजी महावीर जयंती हनुमान जयंती साजरी होणार आहे . ( ४ ) 
दिनांक २२/ ०४ / २०१६ रोजी हनुमान जयंती साजरी होणार आहे . ( ५ ) 
दिनांक २६/०४/ २०१६ रोजी मांगीर बाबा यात्रा साजरी होणार आहे . ( ६ ) 


६ . अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमता यास 

धक्का पोहचेल अशी जिल्ह्याची किंवा राज्याशी सुरक्षितता धोक्यात 
येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृती प्रवृती 
दिसून येत असेल अशी आवेशपुर्ण भाषणे करु नये, अगर सोंग 
अगर हावभाव करु नये , आणि अशी चित्रे, चिन्हे , फलक किंवा 
इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करु नये त्यांचे प्रदर्शन 
करु नयेकिंवा त्यांचा किंवा जनतेत प्रसार करु नये. तसेच आणखी 
असे ही आदेशीत करीत आहे की , संपूर्ण औरंगाबाद ग्रामीण 
जिल्हयात पांच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी 


५९० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २ जून २०१६ : ज्येष्ठ १२ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


एकत्र जमण्यास निदर्शने , धरणे , मोर्चा, मिरवणुक काढण्यास 
मनाई करण्याचा आदेश देत आहे . 


ग्रामिण जिल्हायात शासकिय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ती व्यतीरिक्त अन्य 
कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्यांच्याजवळपास कोणतीही व्यक्ती , 


हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी 
विवाह , अंत्ययात्रा, धार्मीक कार्यक्रम , यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 
विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही . 
अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पांच पेक्षा जास्त 
जमण्यासाठी , सभा , मिरवणूका , मोर्चा काढणे , ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हयातील ( ग्रामीण ) जिल्हा पोलीस अधिक्षक , 
आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामिण) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत केलेल्या 
इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 


१ . सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , सोटा , 

तलवारी, भाले, दंडे,बंदुका , रिव्हाल्वर, सुरे, काट्या ,किंवा लाट्या 
शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही 
वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 


२. कोणताही क्षार , द्रव्यपदार्थ, दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ 

जवळ बाळगणार नाही . 


हा आदेश औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हयाच्या हद्दीत पावेतो दिनांक 
१४/ ०४/ २०१६ चे ०० . ०० वाजे पासून ते दिनांक २८ / ०४/ २०१६ चे २४ .०० 
वाजेपर्यंत अमंलात राहतील . 


३ . दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा प्रर्वतक किंवा क्षेपनिक उपकरणे 

किंवा निकॉस्टि द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ 
बाळगणार नाही, किंवा वाहून नेता येणार नाही . तसेच क्षेपणास्त्रे 
सोडावयाची किंवा फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार 
नाही किंवा तयार करणार नाही . 


हा आदेश दिनांक ०६ /०४/ २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
पारित करण्यात आलेला आहे. 


औरंगाबाद , ०६/ ०४/ २०१६. 


४ . कोणत्याही व्यक्तिच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून देखाव्याच्या 

उद्येशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा जाहीरपणे 
किंवा प्रक्षोभक किंवा जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार नाहीत . 
प्रतिमा अथवा प्रते किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन करणार नाही. 


( डॉ . निधि पांडेय ) , 
जिल्हादंडाधिकारी , औरंगाबाद . 


५ . जाहीरपणे घोषणा देणार नाही, गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनिक 

शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही. 


४६ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( १ ) व ३७( ३ ) अन्वेय 
खालील . 


आदेश 


अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास 
धक्का पोहचेल अशी जिल्ह्याची किंवा राज्याशी सुरक्षितता धोक्यात 
येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृती दिसून येत 
असेल अशी आवेशपुर्ण भाषणे करु नये , अगर सोंग अगर हावभाव 
करु नये , आणि अशी चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणतीही 
जिन्नस किंवा वस्तू तयार करु नये त्यांचे प्रदर्शन करु नये किंवा 
त्यांचा किंवा जनतेत प्रसार करु नये.तसेच आणखी असे ही 
आदेशीत करीत आहे की , संपूर्ण औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हयात 
पांच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र 
जमण्यास निदर्शने , धरणे, मोर्चा, मिरवणुक काढण्यास मनाई 
करण्याचा आदेश देत आहे . 


क्र .२०१६ / गृहशाखा/दंडविभाग/ कावि -३७५,- औरंगाबाद ग्रामिण जिल्ह्यात 
सध्या पाणी टंचाई असुन शेतकरी यांचे विदयुत मोटारीचे कनेक्शन बंद 
करण्यात आल्याने सदर कालावधी मध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होवु शकतो . 


औरंगाबाद ग्रामिण जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये 
तसेच कायदा व सुव्यवस्था बाबतची परिस्थिती अबाधित राहावी म्हणून 
पोलीस अधिक्षक ग्रामिण यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक जिविशा / औ / कावसु -/ 
२०१६ १११४ दिनांक ०५ / ०५/ २०१६ अनव्ये मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ 
चे कलम ३७ (१ ) आणि ३७ (३ ) चे लागू करणे बाबत विनंती केली आहे . 


हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी 
विवाह , अंत्ययात्रा, धार्मीक कार्यक्रम , यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 
विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही . 
अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पांच पेक्षा जास्त 
जमण्यासाठी , सभा , मिरवणूका , मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हयातील ( ग्रामीण ) जिल्हा पोलीस अधिक्षक , 
आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामिण ) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत केलेल्या 
इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 


आणि त्या अर्थी अशा विविध कारणामुळे औरंगाबाद ( ग्रामिण ) जिल्ह्यात 
सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहवी यासाठी 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ ( ३ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ .निधि पांडेय , 
जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २ जून २०१६ : ज्येष्ठ १२ , शके १९३८ 

५९१ 
हा आदेश औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हयाच्या हद्दीत पावेतो दिनांक ३ . दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा प्रर्वतक किंवा क्षेपनिक उपकरणे 
१५/ ०५/ २०१६ चे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक २९ / ०५/ २०१६ च्या २४. ०० 

किंवा निकॉस्टि द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ 
वाजेपर्यंत अमंलात राहतील . 

बाळगणार नाही,किंवा वाहून नेता येणार नाही. तसेच क्षेपणास्त्रे 

सोडावयाची किंवा फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार 
हा आदेश दिनांक ९/०५/ २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 

नाही किंवा तयार करणार नाही . 
पारित करण्यात आलेला आहे. 

४ . कोणत्याही व्यक्तिच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून 
औरंगाबाद , ९/ ०५ / २०१६ . 

देखाव्याच्या उद्येशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे 

किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक किंवा जाहिरपणे असभ्य वर्तन 
( डॉ . निधि पांडेय ) , 
जिल्हादंडाधिकारी, औरंगाबाद 

करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रते किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन 
करणार नाही . 


४७ 


५ . जाहीरपणे घोषणा देणार नाही, गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे 

सार्वजनिक शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार 
नाही . 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( १ ) व ३७( ३ ) अन्वये 
खालील . 


आदेश 


क्र . २०१६ / गृहशाखा/ दंडविभाग / कावि - ३४५ ,- औरंगाबाद ग्रामिण 
जिल्ह्यात , ( १) दिनांक २६ /०४/ २०१६ रोजी मांगीरबाबा यात्रा शेंद्रा येथे सुरु 
होणार आहे. ( २) दिनांक २७/ ०४ / २०१६ ते ०५/ ०५/ २०१६ रोजी दाक्षायणी 
देवी यात्रा लासुरगांव येथे सुरू होणार आहे. ( ३ ) दिनांक ०५/ ०५/ २०१६ 
रोजी नौगोजीबाबा ऊर्स वैजापुर येथे होणार आहे . 


६ . अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास 
धक्का पोहचेल अशी जिल्ह्याची किंवा राज्याशी सुरक्षितता धोक्यात येईल 
किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृती दिसून येत असेल अशी 
आवेशपुर्ण भाषणे करु नये, अगर सोंग अगर हावभाव करु नये, आणि 
अशी चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार 
करु नये त्यांचे प्रदर्शन करु ने किंवा त्यांचा किंवा जनतेत प्रसार करु 
नये. तसेच आणखी असे ही आदेशीत करीत आहे की , संपूर्ण औरंगाबाद 
ग्रामीण जिल्हयात पांचकिंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी 
एकत्र जमण्यास निदर्शने , धरणे , मोर्चा, मिरवणुक काढण्यास मनाई 
करण्याचा आदेश देत आहे . 


औरंगाबाद ग्रामिण जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये 
तसेच कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित राहावी म्हणून पोलीस 
अधिक्षक ग्रामिण यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक जिविशा / औ / कावसु -/ ३७( १ ) ( ३ ) 
२०१६ - १०२० दिनांक २५ / ०४ / २०१६ अनव्ये मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ 
चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ ( ३) चे लागू करणे बाबत विनंती केली आहे . 


हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी 
विवाह , अंत्ययात्रा, धार्मीक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 
विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही . 
अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पांच पेक्षा जास्त 
जमण्यासाठी , सभा , मिरवणूका, मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हयातील (ग्रामीण) जिल्हा पोलीस अधिक्षक , 
आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामिण ) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत केलेल्या 
इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 


आणि त्या अर्थी अशा विविध कारणामुळे औरंगाबाद ( ग्रामिण ) जिल्ह्यात 
सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहवी यासाठी 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ ( ३ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ .निधि पांडेय , 
जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद 
ग्रामिण जिल्हायात शासकिय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ती व्यतीरिक्त अन्य 
कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्यांच्याजवळपास कोणतीही व्यक्ती , 


__ हा आदेश औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हयाच्या हद्दी पावेतो दिनांक ३० / 
०४/ २०१६ चे ०० .०० वाजेपासून ते दिनांक १४/०५ / २०१६ च्या २४. ०० 
वाजेपर्यंत अमंलात राहतील . 


__ हा आदेश दिनांक २६ /०४/ २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
पारित करण्यात आलेला आहे . 


१. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे ,सोटा, 

तलवारी , भाले, दंडे, बंदुका , रिव्हाल्वर , सुरे , काट्या , किंवा 
लाट्या शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर 
कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 


औरंगाबाद , २६/ ०४/ २०१६ . 


( डॉ . निधि पांडेय ), 
जिल्हादंडाधिकारी , औरंगाबाद . 


२ . कोणताही क्षार , द्रव्यपदार्थ, दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 

जवळ बाळगणार नाही . 


५९२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २ जून २०१६ : ज्येष्ठ १२ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकांस प्रसिध्द झाली आहे . 

मंगळवार , दिनांक ३१ मे २०१६ : ज्येष्ठ १० , शके १९३८ 


४८ 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक २०१६/ नपाप्र / कार्या-१ / कावि -३११.- महाराष्ट्र 
नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या ) 
नियम २०१० चेनियम ( ६) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 


मी डॉ.प्रशांत नारनवरे , जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद या प्रगटनाद्वारे 
असे जाहीर करतो की , उस्मानाबाद जिल्हयातील लोहारा बु . 
नगरपंचायतीच्या दिनांक १६/०५/ २०१६ च्या विशेष सभेमध्ये 
नगरपंचायतीच्या नावासमोर दर्शविलेले उमेदवार नामनिर्देशित 
करण्यात आले आहेत . 


परिशिष्ट 


अ . कं 


नगरपंचायतीचे नांव 


नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या सदस्यांचे नांव 
१. श्री .पठाण अतिउल्लाखाँ नवाबखाँ 


०१. 


लोहारा बु . 


२ . श्री . शेख आयुब अब्दुल 


दिनांक : २३ मे , २०१६ 
ठिकाण : उस्मानाबाद . 


( डॉ . प्रशांत नारनवरे) , 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र साना राजापागा 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १४] 


गुरुवार , दिनांक २ जून २०१६ : ज्येष्ठ १२ शके १९३८ 


[किंमत : २- ०० रूपये ] 


__ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


___ ( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 


टीप : - प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


जिल्हा परिषद , याजकडून 

जाहिर प्रगटन 


सदर अहवाल जिल्हा परिषदेने तिच्या दिनांक १४. १२ .२०१५ 
रोजी झालेल्या सभेत ठराव क्रमांक ( ३१६) व्दारे मान्यता देवून तो प्रसिध्द 
करण्याची परवानगी दिल्यावरून मी , अभिमन्यु काळे , मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी , जिल्हा परिषद , नांदेड जिल्हा परिषदेचा सन २०१४-१५ चा 
वार्षिक प्रशासन अहवाल या प्रगटनाव्दारे प्रसिध्द करीत आहे . 


जा . क्र .जिपनां/ साप्रवि / परिषद / ९९९ / २०१६ नांदेड जिल्हा परिषदेचा सन 
२०१४- १५ या वार्षिक प्रशासन अहवाल महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम , १९६१ चे कलम १४२ आणि त्या खालील तयार 
करण्यात आलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती ( वार्षिक प्रशासन 
अहवाल प्रसिध्द करणे ) नियम १९६४/ २९६६ व सुधारित नियम १९८९ , 
खालील तरतुदी प्रमाणे तयार केलेला आहे . 


नांदेड . १६- ३- २०१६ 


( अभिमन्यु काळे ) , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 

जिल्हा परिषद , नांदेड 


औ . भाग १ अ - १४ 


२९ 
प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


